Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४, अंक ५१] गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २०-२६ , २०१८/ अग्रहायण २९- पौष ५ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३८ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१-३ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


१-३८ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १६८१ . 

विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९. 

क्रमांक उपआ- पूनर्व- अ.का.- कावि -२३८०-२०१८. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ (२००१ चा अधिनियम अकरा यात यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असा 
उल्लेख केला आहे .) च्या कलम ११ पोट- कलम ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना क्र . 
उपआ-पुनर्व- अका-कावि-२२३५-२०१७, दिनांक १३ डिसेंबर २०१७ अन्वये यवतमाळ जिल्ह्याच्या दारव्हा व नेर तालुक्यातील टाकळी डोल्हारी मध्यम 
प्रकल्प योजना , या प्रकल्पाच्या बाधित किवा लाभ मिळालेल्या परिमंडळामध्ये जी गावे येण्याची शक्यता होती , ती गावे आणि उक्त गावातील धारण 
जमिनीच्या क्षेत्राला उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निर्बंध उक्त गावातील ज्या धारण जमिनीच्या क्षेत्राला लागू होतील ते क्षेत्र 
विनिर्दिष्ट केलेले होते . ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आली आहे; 
अ.- एक-१ ( १८६८ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६ , २०१८/ अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -१३ पोट - कलम ( १) अन्वये तरतूद केल्यानुसार जिल्हाधिकारी , यवतमाळ यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक 
अका-२- पुनर्व- कावि-३८ ९ -२०१८ , दिनांक ०१-०५-२०१८ नुसार दिलेली जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ४ जून २०१८ मध्ये प्रसिध्द 
करण्यात आली आहे; 

त्याअर्थी आता, जिल्हाधिकारी , यवतमाळ यांचा अहवाल विचारात घेवून उक्त अधिनियमाच्या कलम १३ (३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून, मी , पीयूष सिंह , विभागीय आयुक्त , अमरावती याद्वारे पुढील बाबी जाहीर करीत आहे ; 

( अ) टाकळी डोल्हारी मध्यम प्रकल्प योजना, या प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळाखालील क्षेत्राची एकूण व्याप्ती पुढीलप्रमाणे १०९ ६ हेक्टर ३४ आर. 
एवढी असेल . 

अनुसूची 
टाकळी डोल्हारी मध्यम प्रकल्प योजना, या प्रकल्पाच्या प्रकल्प बाधित म्हणून असलेल्या क्षेत्राची एकूण व्याप्ती पुढीलप्रमाणे : 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 
( २ ) 


तालुक्याचे नाव 

( ३ ) 


जिल्ह्याचे नाव 

( ४ ) 


( १ ) 


बाधित परिमंडळाखालील क्षेत्र 

( ५ ) 
हे . आर 


१ 


डोल्हारी 


दारव्हा 


यवतमाळ 


१० ९ ३४ 


२ 


दारव्हा 


यवतमाळ 


९६२१ 


घनापूर 
तळेगांव 


३ 


दारव्हा 


यवतमाळ 


२१५ ५५ 


४ 


दारव्हा 


यवतमाळ 


२५८ ८४ 


५ 


दारव्हा 


यवतमाळ 


५१ १७ 


फुबगांव 
लालापूर 
इमामपूर 
नखेगांव 


६ 


दारव्हा 


यवतमाळ 


३२ ७८ 


७ 


दारव्हा 


यवतमाळ 


११ ९९ 


८ 


दारव्हा 


यवतमाळ 


७० ७७ 


इश्रामपूर 
बानगांव 


९ 


यवतमाळ 


२४९ 


नेर 
नेर 


१० 


उदापूर 


यवतमाळ 


२४७ २० 


एकूण 


१० ९ ६ ३४ 


गावाचे नाव 


लाभ क्षेत्र 


( ब ) या प्रकल्पाच्या लाभ परिमंडळाखालील उपसा सिंचनाद्वारे लाभक्षेत्र ९ ० ९ .०० हे . आर व कालव्याद्वारे लाभक्षेत्र २७११.०० हे . आर एवढी 
असेल . 

टाकळी डोल्हारी मध्यम प्रकल्प योजना, या प्रकल्पाखालील लाभ क्षेत्राची व्याप्ती पुढीलप्रमाणे : 
अ.क्र . 

तालुक्याचे नाव 

जिल्ह्याचे नाव 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 

हे . आर 
उदापूर नेर यवतमाळ 

८० ९ ६ 
२ फुबगांव दारव्हा यवतमाळ 

१४५ ३ ९ 


१ 


३ 


लालापूर 


दारव्हा 


यवतमाळ 


१७७६८ 


४ 


दारव्हा 


यवतमाळ 


५३ १२ 


इमामपूर 
नखेगांव 


५ 


दारव्हा 


यवतमाळ 


४५१८५ 


एकूण 


९ ० ९ ०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ / अग्रहायण २९ - पौष ५ , शके १ ९ ४० 


३ 


( क ) कालव्याचे येणारे लाभक्षेत्र : 


अ.क्र . 


गाववाचे नाव 


जिल्ह्याचे नाव 


लाभ क्षेत्र 


तालुक्याचे नाव 

( ३) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


१ 


टाकळी खु . 


नेर 


यवतमाळ 


१०३ ०० 


२ 


नेर 


यवतमाळ 


१५२ ०० 


शेंद्री 

खु . 
दहीफळ 


३ 


नेर 


यवतमाळ 


१११ ०० 


४ 


गोळपेंड 


दारव्हा 


यवतमाळ 


६८ ०० 


५ 


हातगांव 


दारव्हा 


यवतमाळ 


५२० ०० 


६ 


पेकर्डा 


दारव्हा 


यवतमाळ 


६५ ०० 


७ 


दारव्हा 


यवतमाळ 


८० ०० 


औरंगपूर 
सौदानी 


८ 


दारव्हा 


यवतमाळ 


२ ९ ०० 


९ 


बोरी खु . 


दारव्हा 


यवतमाळ 


२६२ ०० 


१० 


सावली 


दारव्हा 


यवतमाळ 


२१३ ०० 


११ 


दुधगांव 


दारव्हा 


यवतमाळ 


३६६ ०० 


१२ 


वाघुर 


दारव्हा 


यवतमाळ 


१३ ९ ०० 


१३ 


उजोना 


दारव्हा 


यवतमाळ 


१ ९ १ ०० 


१४ 


वाकी 


दारव्हा 


यवतमाळ 


३६ ०० 


१५ 


बोधगव्हाण 


दारव्हा 


यवतमाळ 


१४४ ०० 


१६ 


पाथ्रड 


दारव्हा 


यवतमाळ 


११७०० 


१७ 


लींग बोरी 


दारव्हा 


यवतमाळ 


११०० 


१८ 


कंझरा खु . 


दारव्हा 


यवतमाळ 


३४ ०० 


१ ९ 


जवळगांव 


नेर 


यवतमाळ 


७० ०० 


एकूण .. 


२७११०० 


( ड ) उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची भाग-२ मध्ये नमूद केलेली ३ हेक्टर २३ आर (८- एकर ) ची मर्यादा लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील जमीन 
संपादन करण्याच्या प्रयोजनाकरिता टाकळी डोल्हारी मध्यम प्रकल्पास लागू असेल . 

विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग , अमरावती असेही निर्देश देत आहेत की , ही अधिसूचना संबंधित गावांमध्ये दवंडी पिटवून आणि या 
अधिसूचनेची प्रत बाधित किंवा लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील प्रत्येक गावामध्ये एखाद्या ठळक ठिकाणी किंवा अनेक ठिकाणी आणि गावातील 
चावडीवर , ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात चिटकवून, संबंधित तहसिलदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात सुध्दा ठळक जागांवर चिकटवून 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ यांनी प्रसिध्द करावीकिंवा प्रसिध्द करण्याची व्यवस्था करावी . 


पीयूष सिंह , 


विभागीय आयुक्त , 


अमरावती : 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ . 


अमरावती विभाग, अमरावती . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६ , २०१८/ अग्रहायण २९- पौष ५ , शके १९ ४० 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १६८२ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३. 

क्रमांक प्र.अ - भू.सं.- अ.का.- कावि-१०५३-२०१८. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ८३९/ २०१७, दिनांक २९ -०९ -२०१७ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट -कलम ( २ ) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे निम्न साखळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे कामाकरीतानिर्धारीत 
केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कामे पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे ; 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०१५-१६, 
गाव हरणी , तालुका नांदगाव खंडेश्वर , जिल्हा अमरावती. 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


( १) 


हे . 


आर 


१ 


४७/४ पै 


१६२ 


२ 


४७/२ पै 


० ८१ 


३ 


४७/२ पै 


१६१ 


४ 


४७/५ 


१६२ 


५ 


४७/३ 


१२१ 


६ 


४७/६ 


१६२ 


७ 


४७/७ 


११८ 


८ 


४८ पै 


२०१ 


९ 


४८ पै 


२०१ 


एकूण . 


१३ ६ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६ , २०१८/ अग्रहायण २९ -पौष ५, शके १ ९ ४० 


५ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव :- निम्न साखळी बृहत लघुपाटबंधारे प्रकल्प , ता . नांदगाव खंडेश्वर , जि . अमरावती . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- निम्न साखळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे धरण व बुडित क्षेत्राकरीता . 

समाजाला मिळणारे लाभ :- लाभधारकांना आर्थिक व पायाभूत सुविधा ( या प्रकल्पामुळे नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील नऊ गावांना कृषी क्षेत्रात 
प्रत्यक्ष सिंचन सुविधेचा लाभ मिळणार आहे. कृषी उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन शेतक -यांचा आर्थिक स्तर ऊंचावून जिवनमान सुधारण्याकरीता 
कृषी क्षेत्राला पुरक उद्योग जसे पशुसंवर्धन , दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन , मत्स्यपालन इत्यादी लघु उद्योगाला चालना मिळून ग्रामीण भागात मोठ्या 
प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे . पिण्याच्या पाण्याची कायम स्वरुपी सोय होणार आहे .) 

अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे/ कुटूंबे बाधित होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही. 


अमरावती : 
दिनांक ० ९ डिसेंबर २०१८ . 


ओमप्रकाश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी, अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . १६८३ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक -कली - भूसं .- कावि.- ९२३-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनी (यात यापुढे जीचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 

उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


निर्देश " 


ज्याच्या 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 


अ .- एक -२ ( १८६८ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६ , २०१८/ अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद 
करावा) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० 
च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी दारव्हा, जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०१८-१९ , 
गाव : - तपोना , 

तपोना, तालुका दारव्हा,जिल्हा यवतमाळ. 
अ.क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


गावठाण 


० ०७ 


एकूण 


० ०७ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

वर्धा-नांदेड नविन रेल्वे लाईन . 
वर्धा-नांदेड नविन रेल्वे लाईन . 
या प्रस्तावित नविन रेल्वेनलाईनमुळे लोकांना दळणवळणाचे साधन उपलब्ध होईल व तसेच 
आर्थिक बाजू मजबूत होण्यास मदत होईल . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही . 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१-२०१५ -प्र . क्र .३- अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० ( क) नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ / अग्रहायण २९ - पौष ५ , शके १ ९ ४० 


७ 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

: - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: - निरंक 


: - निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


यवतमाळ : 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ . 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . १६८४ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १) अन्वये . 


क्रमांक -कावि- कली- उविअतथाभूसंअ -१ ९५२-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) च्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७-भाग -२- अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट -कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकांचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही ; 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६ , २०१८/ अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९ ४० 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० 
च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ई) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बुलडाणा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२-२०१२-१३ 
मौजे : - गांधनखेड , तालुका , 
गट क्रमांक 

संपादीत क्षेत्र 
वहिती 

एकूण 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


जिल्हा बुलडाणा . 


अ . क्र . 


पोट खराब 


आर 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


७२ 


० ४२ 


000 


०४२ 


२ 


७२ 


० २१ 


००० 


० २१ 


एकूण 


०६३ 


००० 


०६३ 


: 


: 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

गांधनखेड येथील ( संग्राहक ) ल.पा.यो. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन भू.सं.प्र.क्र . २२/ २०१२-१३ मौजे गांधनखेड ता.जि. 

बुलडाणा येथिल ( संग्राहक ) ल.पा.यो. 
प्राप्त झालेला आहे . एकूण क्षेत्र ०.६३ हे . आर 
समाजाला मिळणारे लाभ 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योग धंद्यांना पाणीपुरवठा 
होणार आहे . ग्रामिण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामिण भागातील कष्टकरी , 
भूमिहीन , शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जिवनमानात 
सुधारणा होणार आहेत . ( आर्थिक रोजगार, पायाभुत सुविधा याबाबत व इतर लाभाबाबत ) 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन 

सदरचा प्रकल्प हा विदर्भ सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

प्रवण भागातील क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम भागात शेत जमिनीवर आहे. मौजे 
गांधनखेड, ता . बुलडाणा या गावातील ०.६३ हे.आर क्षेत्र संग्राहक तलावाकरीता येत आहे. 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अधिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांशः नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) यामध्ये कलम ( ६) मधील पोट- कलम ( २) चे परंतुकामधील तरतुदीप्रमाणे लागू नाही. 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

: - जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, बुलडाणा. महाराष्ट्र शासन, महसूल , वन विभाग 
आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 

मंत्रालय, मुंबई ३२ यांची अधिसूचना क्रमांक आर.पी.ए.- प्र.क्र . १२ ९- (२ ) 
र -१-दिनांक १०-०६-२०१५ नुसार जिगांव प्रकल्पासाठी जिल्हा पुनर्वसन 
अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा यांची प्रशासक पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५ , शके १ ९ ४० 


९ 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


: - जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा . 
: - महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई ३२ यांची अधिसूचना 

क्रमांक आरपीए- प्र.क्र . १२९-( २ ) र -१ दि . १० जुन २०१५ . 


टीप :-उक्त शेतीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , बुलडाणा यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १६८५. 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक वशि - प्रस्तु -१-६७२-२०१८. 

ज्याअर्थी, समूचीत शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या कलम 
११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक ०१/२०१५, दिनांक ६ डिसेंबर , २०१७ अन्वये 
प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यांने कलम-१५ च्या पोट- कलम (२) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे. 

आणि त्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समूचीत शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगाव जामोद , ता . जळगांव , जि . बुलडाणा यास 
पदनिर्देशीत करीत आहे. 

अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०९ - २०१२-१३, 

गाव :- सुलतानपूर तालुका - जळगांव जामोद , जिल्हा-बुलडाणा. 
अनु प्रस्तावित क्षेत्र 

वगळणीचे क्षेत्र 

शेरा 
क्रमांक अंदाजित 

अंदाजित 
किंवा सर्व्हे क्रमांक क्षेत्र किंवा सर्व्हे क्रमांक 

क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक 


भूमापन क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१ 


१६२ 


४ 


१४० 


१ 


० ८१ 


६ 


१०० 


२ 
३ 


१ 


२४२ 


८ 


१ ९९ 


कार्यकारी अभियंता 
जिगांव प्रकल्प धरण 
व पुनर्वसन विभाग 
शेगांव यांचे पत्र क्रमांक 
३२४२/ रे.शा/ सुलतानपुर 
२०१८ दि . १४-०६ 


४ 


२ 


१२३ 


१० 


१०३ 


५ 


३ 


१२३ 


११ 


१०६ 


६ 


५ 


० ९ ६ 


१२ 


१४२ 


६ 


० ८१ 


१६ 


२६८ 


२०१८ 


७ 
अ .- एक -३ ( १८६८ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६ , २०१८/ अग्रहायण २९- पौष ५ , शके १९ ४० 


अनुसूची - एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 
० ७६ 


हे . आर 


८ 


६ 


२० 


१८० 


a 


७ 


० ७७ 


२० 


१०० 


१० 


८ 


१२६ 


२० 


१०० 


नुसार ५२.२९ 
हे . आर क्षेत्र सरळ 
खरेदी करीता 
प्रस्तावित असल्यामुळे 
भू.सं. क्षेत्रातुन 
वगळण्यात आले . 


११ 


९ 


० ८१ 


२० 


० ८० 


१२ 


९ 


१३४ 


२० 


१४८ 


१३ 


१४ 


१०१ 


२० 


१०० 


१४ 


१४ 


१२१ 


२२ 


० ४० 


१५ 


१५ 


१ १७ 


०६९ 


२३ 
२४ 


१६ 


१५ 


१ १८ 


२५३ 


१७ 


१७ 


१६४ 


२५ 


१४७ 


१८ 


१८ 


२१२ 


२७ 


१ ९ ७ 


१ ९ 


१ ९ 


१३८ 


२८ 


१२१ 


२० 


२१ 


० ६८ 


२८ 


० ९ ३ 


२१ 


२२ 


३२२ 


३० 


० ८१ 


२२ 


२४ 


१०० 


३० 


२ ७४ 


२३ 


२६ 


१४० 


30 


१६२ 


२४ 


२६ 


१३९ 


३० 


१२१ 


२५ 


२८ 


०६१ 


३१ 


१४२ 


२६ 


२ ९ 


१६२ 


३१ 


१४३ 


२७ 


३० 


१२१ 


३२ 


१०३ 


२८ 


३२ 


१८२ 


३२ 


० २० 


२ ९ 


३३ 


० ३७ 


३२ 


० ८१ 


३० 


३३ 


१५८ 


३२ 


१०३ 


३१ 


३४ 


२ ७४ 


३३ 


० ४० 


३२ 


३६ 


१३५ 


३५ 


१०५ 


३३ 


३ ९ 


२२२ 


३७ 


२५७ 


३४ 


४० 


० ४१ 


५० 


२२२ 


३५ 


४१ 


१५३ 


५० 


२०२ 


३६ 


४१ 


१५४ 


५१ 


०६१ 


३७ 


४१ 


१५४ 


० ९ २ 


३८ 


४१ 


० ८१ 


५२/१ 
५२/२ 
५३ 


१४३ 


३ ९ 


४१ 


० ७३ 


० ९ १ 


४० 


४२ 


०४१ 


५४ 


१ 


४१ 


४३ 


० ८२ 


४२ 


४४ 


० २८ 


४३ 


४५ 


० २६ 


४४ 


४६ 


० ५६ 


४५ 


४७ 


० २ ९ 


४६ 


४८ 


० २३ 


४७ 


४ ९ 


० ५४ 


४८ 


२४३ 


४ ९ 


५२/२ 
५२/१ 
५२/२ 


० ९ २ 


५० 


० ६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ / अग्रहायण २९ - पौष ५ , शके १ ९ ४० 


११ 


अनुसूची - एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 
०३० 


५१ 


५३ 


०६२ 


५२ 
५३ 


५४ 
५४ 


०६१ 


५४ 


१७६ 


५५ 
५६ 


५५ 


० २ ९ 


५६ 


५६ 


१६६ 


५७ 


५७ 


१३५ 


एकूण 

संपादित क्षेत्र 


६५४३ 


५२ २ ९ 


संपादनाचे प्रयोजन : - जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता संपादित करावयाची आहे . 

अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


जिगांव प्रकल्प ता . नांदुरा, जि . बुलडाणा . 
गाव : सुलतानपुर , तालुका : जळगांव जामोद , जिल्हा : बुलडाणा. 
भू.सं.प्र.क्र . ०९ / २०१२-१३ सुलतानपुर . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा 
होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामिण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामिण भागातील 
कष्टकरी, शेतकरी , भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असून 
त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे. 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव सुलतानपुर , तालुका जळगाव जामोद, जिल्हा बुलडाणा. 
भू.सं.प्र.क्र . ० ९ / २०१२-१३ सुलतानपुर . 
भूमापन क्रमांक किंवा सर्व्हे क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


हे . आर 


निरंक 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


गाव सुलतानपुर , तालुका जळगाव जामोद, जिल्हा बुलडाणा. 


भू.सं.प्र.क्र . ० ९/ २०१२-१३ सुलतानपुर . 
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम (६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 
टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : २६ नोव्हेंबर २०१८ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६ , २०१८/ अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९ ४० 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १६८६ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक वशि - प्रस्तु - १ -९६२-२०१८. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यांने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या कलम 
११ च्या पोट -कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक २४३, दिनांक २३-०५-२०१५ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे; 


आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांने कलम-१५ च्या पोट- कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगाव जामोद, ता . जळगांव जामोद, जि . बुलडाणा यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-२००९ -१०, गाव :- टाकळी पारस्कर, तालुका- जळगाव जामोद , जिल्हा- बुलडाणा. 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भूमापन क्रमांक किंवा सर्व्हे क्रमांक 

( २ ) 


अंदाजित क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


४५४ 


५३ 
६१ 


२ 


४ ९ १ 


एकूण संपादित क्षेत्र 


९ ४५ 


संपादनाचे प्रयोजन : बुडीत क्षेत्र मौजे माऊली , ता . जळगांव जा . चे पुनर्वसनाकरिता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ / अग्रहायण २९ -पौष ५, शके १९ ४० 


१३ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

जिगांव प्रकल्प ता . नांदुरा, जि . बुलडाणा. 
मौजे टाकळी पारस्कर , ता . जळगांव जामोद येथील भूसंपादन प्रस्ताव . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदयांना पाणीपुरवठा 
होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील 
कष्टकरी , शेतकरी , भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असून 
त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची- चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम (६) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे. 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १६८७ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक वशि - प्रस्तु - १-९६८-२०१८. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या कलम 
११ च्या पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक २४३, दिनांक १३-०५-२०१६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची -दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे; 


आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांने कलम-१५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


अ .- एक-४ ( १८६८ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६ , २०१८/ अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९ ४० 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगाव जामोद , ता . जळगांव जामोद, जि . बुलडाणा यास 
पदनिर्देशीत करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-२०१०-११, गाव :- टाकळी पारस्कर , तालुका- जळगाव जामोद ,जिल्हा- बुलडाणा. 
अनुक्रमांक 

भूमापन क्रमांक किंवा सर्व्हे क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


५४ 


२ ७१ 


२ 


६० 


१८४ 


एकूण संपादित क्षेत्र 


४५५ 


संपादनाचे प्रयोजन : - बुडीत क्षेत्र मौजे माऊली, ता . जळगांव जा . चे पुनर्वसनाकरिता . 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


जिगांव प्रकल्प ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


मौजे टाकळी पारस्कर , ता . जळगांव जामोद येथील भूसंपादन प्रस्ताव . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदयांना पाणीपुरवठा 
होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील 
कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असून 
त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे. 


टिप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


बुलडाणा : 
दिनांक : १ डिसेंबर २०१८ . 


डॉ . निरुपमा डांगे , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६ , २०१८/ अग्रहायण २९ -पौष ५ , शके १ ९ ४० 


१५ 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १६८८ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १६ ९ ० . 

आदेश 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-३१९ - २०१८. 


क्रमांक प्र .- ब - २-३१७-२०१८. 


श्री ए . आर . मुक्कनवार , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, मालेगांव यांच्या खाती दि . २१-१०-२०१८ 
रोजी एकूण ४९ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांची 
दिनांक २२-१०-२०१८ ते दिनांक २६-१०-२०१८ अशी एकूण पाच 
( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा दि . २०-१०-२०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दि . २९ -१०-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


श्रीमती 

यु . टी . मुसळे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, मुख्य न्यायाधीश, बाल न्यायमंडळ , वाशिम 
यांच्या खाती दि . २१-१०-२०१८ रोजी एकूण ३६ दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक २२-१०-२०१८ व दिनांक २४-१०-२०१८ 
अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. 
वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती यु. टी . मुसळे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मुख्य न्यायाधीश, 
बाल न्यायमंडळ, वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . श्रेणी, वाशिम , ह्यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम 
पाहीले . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ए. आर . मुक्कनवार , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मालेगांव वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्या त्याच पदावर राहीले असते. 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून असा आदेश देतो की , श्री . व्ही . बी . मुल्ला, 
दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर) व न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , मालेगांव , 
हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 


दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १६८ ९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १६ ९ १ . 

आदेश 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-३२१-२०१८. 


क्रमांक प्र .- ब - २-३१८-२०१८. 


श्रीमती आर . आर . तेहरा , दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ), वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक १४-१०-२०१८ रोजी एकूण ५३ दिवसांची अर्धवेतनाची 
रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १५-१०-२०१८ ते दि . २०-१० 
२०१८ अशी एकूण सहा ( ६) दिवसांची परावर्तीत रजा ( वेद्यकीय 
कारणास्तव ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . आर. तेहरा , दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ), वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 


श्री . व्ही . बी . मुल्ला , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) मालेगांव , 
यांच्या खाती दि . 

३१-१०-२०१८ रोजी एकूण ४९ दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे. त्यांना दि.१२-११-२०१८ ते दिनांक १५-११-२०१८ 
अशी एकूण चार (०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . बी . मुल्ला, दिवाणी न्यायाधीश, 
( क . स्तर), मालेगांव , वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री ए . आर. मुक्कनवार , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), 
मालेगांव हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 


. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार, श्री . एस. पी. शिंदे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर), वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे काम पाहीले. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६ , २०१८/ अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९ ४० 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १६ ९ २ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १६९ ४ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-३२२-२०१८. 


क्रमांक प्र .- ब - २-३३२-२०१८. 


श्रीमती एस . व्ही . फुलबांधे, दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कारंजा , यांच्या खाती दिनांक ३१-१० 
२०१८ रोजी एकूण १२४ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक १२-१०-२०१८ ते दिनांक १४-११-२०१८ अशी एकूण तीन 
( ०३) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


तीन ( ०३ ) 


श्रीमती के . बी . गिते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक २०-११ 
२०१८ रोजी एकूण ११ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक २१-११-२०१८ ते दि . 

२३-११-२०१८ अशी 

एकूण 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २०-११-२०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६-११-२०१८ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . व्ही . फुलबांधे, दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कारंजा , वर 
नमूद 

केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 
असत्या . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती के . बी . गिते , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वाशिम वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार , श्री . पी . एच . 
नेरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी, कारंजा , हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार अशा आदेश देतो 
की , श्रीमती यु. टी . मुसळे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वाशिम ह्या वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १६ ९ ३ . 


आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . १६९ ५. 


क्रमांक प्र .- ब - १-३३१-२०१८. 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-३३७-२०१८. 


श्री . एस . बी . पराते, जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश, 
वाशिम , यांच्या खाती दिनांक १८-१०-२०१८ रोजी एकूण ५४ दिवसांची 
अर्धवेतनाची रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १९ -१०-२०१८ ते दिनांक 
२२-१०-२०१८ अशी एकूण चार (०४) दिवसांची परावर्तीत रजा ( वैद्यकीय 
कारणास्तव) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


श्री . एस . पी . शिंदे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर), वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक १५-११-२०१८ रोजी 

एकूण १६८ दिवसांची 
अर्धवेतनाची रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १६-११-२०१८ ते दि . 
१७-११-२०१८ अशी एकूण दोन (०२) दिवसांची परावर्तीत रजा ( वैद्यकीय 
कारणास्तव) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . पराते , जिल्हा न्यायाधीश-१ 
तथा अति . सत्र न्यायाधीश , वाशिम , वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . पी . शिंदे, सह दिवाणी न्यायाधीश 
(व . स्तर), वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार दिलेल्या आदेशानुसार , 
श्री . जे . जी . डोरले ,तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश 
वाशिम , यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहीले . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार , उपरोक्त कालावधीत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६, २०१८/ अग्रहायण २९-पौष ५ , शके १९ ४० 


१७ 


वरील न्यायालयाचेविशेष न्यायिक स्वरूपाचे कामकाज श्री . जे . जी . 
डोरले , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, वाशिम व इतर न्यायिक स्वरूपाचे 
कामकाज श्रीमती के . बी . गिते, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), 
वाशिम यांनी पाहीले . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १६ ९ ६ . 

आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १ ९८१, मधील नियम ३९ ( २) 
अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस . एम . पडोळीकर , ह्या 
उपरोक्त रजेच्या कालावधित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी 
न्यायाधीश, ( क.स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, बुलडाणा येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एस . एम . पडोळीकर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम 
७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधित वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १६१ दिवस वैद्यकीय 
( परिवर्तीत रजा) शिल्लक आहे त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ 
( दोन) दिवसांची वैद्यकीय ( परिवर्तीत रजा) रजा खर्ची टाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


क्रमांक प्र .- ब - २-३३८-२०१८. 


श्रीमती आर. आर . तेहरा , दिवाणी न्यायाधीश (व . स्तर ) , वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक १५-११-२०१८ रोजी एकूण ८१ दिवसांची अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १६-११-२०१८ ते दिनांक १७-११ 
२०१८ अशी एकूण दोन ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १६९ ८ . 


आदेश 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर. आर. तेहरा, दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ), वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार, श्री . एस . पी . शिंदे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर) , वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे काम पाहीले . 


क्रमांक २४९ - २०१८. 


. 


वाशिम : 


रामेश्वर वि . जटाळे , 


दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 


वाशिम . 


श्री . एन . आर . तळेकर , 

मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा यांना 
दिनांक १२-११-२०१८ ते दिनांक १७-११-२०१८ अशी एकूण ०६ ( सहा ) 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ०३-११-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १९ -११-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपुर्विपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त रजेच्या कालावधित अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्री . आर. एम . राठोड , दिवाणी न्यायाधीश (व . स्तर ) बुलडाणा 
हे स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराचे पदाचे काम पहतील . 

श्री . एन. आर. तळेकर, मुख न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा, हे रजेवरून 
परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१, मधील नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एन . आर . तळेकर , मुख 
न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा, 

हे उपरोक्त रजेच्या कालावधित रजेवर गेले 
नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा , 

येथे स्थानापन्न म्हणून 
राहिले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १६ ९ ७ . 

आदेश 


क्रमांक २४८-२०१८ . - 


श्रीमती एस . एम . पडोळीकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
बुलडाणा यांना दिनांक २२-१०-२०१८ ते दिनांक २३-१०-२०१८ पर्यंत 
एकूण ०२ ( दोन) दिवसांची वैद्यकीय ( परिवर्तीत रजा ) मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधित अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्रीमती एन . के . नागरगोजे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम 
सांभाळून पाहीला . 

श्रीमती एस . एम . पडोळीकर , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . 
बुलडाणा , ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 


श्री . एन . आर . तळेकर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम ७०( १) प्रमाणे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधित वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ३०० दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर ०६ ( सहा) दिवसांची अर्जित 
रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी. 


स्तर 


दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१८ . 


अ .- एक -५ ( १८६८ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८/ अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९ ४० 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १६ ९९ . 


आदेश 


क्रमांक २५०-२०१८. 


श्री . व्हि . व्हि . कुळकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, शेगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १ ९८१, मधील नियम ३९ (२ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्हि . व्हि . कुळकर्णी, दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, शेगांव , 
उपरोक्त रजेच्या कालावधित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, 
क.स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, शेगांव येथे स्थानापन्न राहिले 
असते. 


श्रीमती व्हि . व्हि . सावरकर , २ रे सह . दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
खामगांव यांना दिनांक २२-१०-२०१८ ते दिनांक २७-१०-२०१८ पर्यंत 
एकूण ०७ ( सात) दिवसांची वैद्यकीय ( परिवर्तीत रजा) मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त रजेच्या कालावधित अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्री . एस . डी . भोसले , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
पहीला . 


हे 


श्री . व्हि . व्हि . कुळकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, शेगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम , १९ ८१ मधील नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधित 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण ४९ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


श्रीमती व्हि . व्हि . सावरकर , २ रे सह . दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
खामगांव ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ , मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्हि . व्हि . सावरकर, ह्या 
उपरोक्त रजेच्या कालावधित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २रे सह . 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , खामगांव 
येथे स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७०१ . 


आदेश 


क्रमांक २५५-२०१८. 


श्रीमती व्हि . व्हि . सावरकर , २ रे सह . दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील 
नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधित वेतन मिळेल , तसेच 
त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ४१ दिवस 
वैद्यकीय ( परिवर्तीत रजा) शिल्लक आहे त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेला 
०७ ( सात ) दिवसांची वैद्यकीय रजा ( परिवर्तीत रजा ) खर्ची टाकण्यांत 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १७०० . 


आदेश 


श्री . ए. आर. सोलापुरे , दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , मलकापूर 
यांना दिनांक १२-११-२०१८ ते दिनांक १५-११-२०१८ अशी एकूण ०४ 
( चार ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ०३-११-२०१८ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १६-११-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपुर्विपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधित अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
तसेच प्रशासकीय पदभार श्री . आर . एम . जाधव , तदर्थ जिल्हा 
न्यायधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मलकापूर ह्यांनी स्वतःचे 
काम सांभाळून अर्जदाराचे पदाचे काम पाहावे. 

श्री . ए. आर. सोलापुरे, दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , मलकापूर हे 
रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१, मधील नियम ३९ ( २) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए. आर. सोलापुरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , ( व. स्तर ) मलकापूर , हे उपरोक्त रजेच्या कालावधित 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , (व . स्तर ) मलकापूर येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 


क्रमांक २५० अ - २०१८. 


श्री . व्हि . व्हि . कुळकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , शेगांव यांना दिनांक २४-१०-२०१८ ते 
दिनांक २६-१०-२०१८ अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २३-१०-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २९ - १० 
२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्विपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधित अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
तसेच प्रशासकीय पदभार श्रीमती आर. पी . नाडे, सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , शेगांव ह्यांनी स्वतःचे काम 
सांभाळून अर्जदाराचे पदाचे काम पहिले . 


श्री . ए. आर . सोलापुरे , दिवाणी न्यायाधीश , (व . स्तर), मलकापूर 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम ७०( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधित वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १६५ दिवस अर्जित रजा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८/ अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९ ४० 


१ ९ 


शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेला ०४ ( चार) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधित अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्री . एस . डी . भोसले, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, खामगांव ह्यांनी स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराचे 
पदाचे काम पाहावे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . १७०२ . 


आदेश 


क्रमांक २५६-२०१८ . - 


श्रीमती व्हि . एम . देवर , ३ रे सह . दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, खामगांव , ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्हि . एम . देवर , ३ रे सह . 
दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, खामगांव, 

ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ३रे सह . 
दिवाणी न्यायाधीश, ( क.स्तर), खामगांव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या 
असत्या . 


श्रीमती व्हि . व्हि . सावरकर , २ रे सह . दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, खामगांव यांना दिनांक ०२-११-२०१८ ते 
दिनांक ०३-११-२०१८ अशी एकूण ०२ ( दोन ) दिवसांची अर्जित रजा 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधित अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्री . एस . डी . भोसले, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, खामगांव ह्यांनी स्वतःचेकाम सांभाळून अर्जदाराचे 
पदाचे काम पाहावे. 


श्रीमती व्हि . एम . देवर , ३ रे सह . दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधित वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण ७० दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेला ०३ (तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्चीटाकण्यांत 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७०४ . 


श्रीमती व्हि . व्हि . सावरकर , २ रे सह . दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, खामगांव , ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१, मधील नियम ३९ (२ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्हि . व्हि . सावरकर , २ रे 
सह . दिवाणी न्यायाधीश, ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , 
खामगांव , ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधित रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या २रे सह . दिवाणी न्यायाधीश , ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्र.वर्ग, खामगांव येथे स्थानापन्न म्हणून 

राहिल्या असत्या . 
श्रीमती व्हि . व्हि . सावरकर , २ रे सह . दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधित वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण ३८ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेला ०२ (दोन) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यांत 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


आदेश 


क्रमांक २५९ -२०१८ . - 


श्री . व्ही . टी . सुर्यवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव , यांना दिनांक ०१-११-२०१८ ते ०२-११-२०१८ 
पर्यंत एकूण ०२ ( दोन) दिवसांची वैद्यकीय रजा (परिवर्तीत रजा ) मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयांचा न्यायीक व 
प्रशासकीय पदभार श्री . व्ही . एम . पथाडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
पाहिला . 


दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७०३ . 


आदेश 


क्रमांक २५७-२०१८. 


श्री . व्ही . टी . सुर्यवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ (२ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येत की , श्री . व्ही . टी . सुर्यवंशी, जिल्हा 
न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , खामगांव हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खामगांव येथे स्थानापन्न राहिले असते . 


श्रीमती व्हि . एम . देवर , ३ रे सह . दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , खामगांव यांना दिनांक १२-११-२०१८ ते 
दिनांक १४-११-२०१८ अशी एकूण ०३ (तिन) दिवसांची अर्जित रजा 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८/ अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९ ४० 


श्री . व्ही . टी . सुर्यवंशी, जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ७० (१ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन 
मिळेल . तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
३९ ४ दिवस वैद्यकीय ( परीवर्तीत रजा ) शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त 
मंजूर केलेली ०२ ( दोन ) दिवसांची वैद्यकीय रजा ( परीवर्तीत रजा ) खर्ची 
टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


दिनांक २३-११-२०१८ अशी एकूण ०३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक १९ - ११-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दि . २६-११-२०१८ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १७०५ . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार दिनांक १ ९ -११-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२३-११-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो श्री . एस . डी . भोसले , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, खामगांव ह्यांनी स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराचे पदाचे 
काम पाहावे. त्याचप्रमाणे दि . २३-११-२०१८ चे कार्यालयीन वेळे 
पासून ते दिनांक २६-११-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
श्रीमती व्ही . एम . देवर , ३ रे सह दिवाणी न्यायदंडाधिकारी ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
अर्जदाराचे पदाचे काम पाहावे. 


आदेश 


क्रमांक २६०-२०१८. 


श्री . व्ही . एस . यादव , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मलकापूर यांना दिनांक १४-११-२०१८ ते 
१६-११-२०१८ अशी एकूण ०३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचेन्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . डी . हरगुडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, मलकापूर ह्यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
अर्जदाराचे पदाचे काम पाहावे . 


श्री . व्ही . एस . यादव , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, मलकापूर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहीतल . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा )नियम , १९ ८१ मधील नियम ३ ९( २) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एस . यादव , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, मलकापूर हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर) मलकापूर येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . व्ही . एस . यादव , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , मलकापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७०( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल . तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण १०६ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


श्री . ए. जी . म्हस्के , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, खामगांव हे रजेवरून पत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्ती राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए. जी . म्हस्के , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, खामगांव हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) खामगांव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . ए . जी . म्हस्के , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम १९ ८१ मधील नियम ७०( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण ११२ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्चीटाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


बुलडाणा : 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८ . 


( अवाच्य ), 
प्रमुख व सत्र न्यायाधीश , 

बुलडाणा . 


दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७०७ . 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १७०६ . 


क्रमांक २६४-२०१८. 


आदेश 


क्रमांक २६५-२०१८. 


श्री . डी . एन . जनकवार , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, देउळगांवराजा यांना दिनांक १७-११-२०१८ 
रोजी ०१ ( एक ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १७-११-२०१८ व 
दिनांक १८-११-२०१८ मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


श्री . ए. जी . म्हस्के , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , खामगांव यांना दिनांक २१-११-२०१८ ते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८/ अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९ ४० 


२१ 


अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी काम पाहीले . 


दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १७०९ . 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-४४२-२०१८. 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
तसेच प्रशासकीय पदभार श्री . ए. एच . सैय्यद , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, सिंदखेडराजा ह्यांनी स्वतःचे 
काम सांभाळून अर्जदाराचे पदाचे काम पाहावे. 

श्री . डी . एन . जनकवार , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, देउळगांवराजा हे रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९( २) 
अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की , श्री . डी . एन . जनकवार , दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, देउळगांवराजा 
हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर) देउळगांवराजा येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . डी . एन . जनकवार , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, देउळगांवराजा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल . तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण ४९ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०१ ( एक ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


श्री . यु . बी . पेठे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, मुर्तिजापूर यांच्या खाती दिनांक 
१५-१०-२०१८ रोजी एकूण ४० दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक 
आहे. त्यांना दिनांक १६-१०-२०१८ ते दिनांक १७-१०-२०१८ 
अशी एकूण दोन ( ०२) दिवसांची परिवर्तीत रजेस व रजेच्या नंतर दिनांक 
१८-१०-२०१८ दस -याची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . यु. बी . पेठे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर), तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, मुर्तिजापूर हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्रीमती जे. बी . 
गोयल , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी, मुर्तिजापूर यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचेतातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहीले . 


बुलडाणा : 

( अवाच्य ), 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८. प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

बुलडाणा. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १७०८ . 
जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 

आदेश 


दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ . 


क्रमांक प्र .- ब - २-४३९ - २०१८. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १७१० . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-४४५-२०१८. 


श्रीमती पी . डी . मोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ), 
तथा अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती 
दिनांक १८-१०-२०१८ रोजी एकूण २१९ दिवसांची अर्धवेतन रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक १ ९ - १०-२०१८ ते दिनांक २०-१०-२०१८ 
अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची परिवर्तीत रजेस व रजेच्या नंतर 
दिनांक २१-१०-२०१८ रविवारची सुट्टी जोडून कार्योत्तर मंजुरी देण्यात 
येत आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . डी . मोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व. स्तर), अकोला ह्या जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्रीमती एस . एम . बैस , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर) , तथा 
अ .-एक-६ ( १८६८ ). 


श्री . अ. र. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, तेल्हारा यांच्या खाती दि . ११-११-२०१८ रोजी एकूण १२० 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यांना दि . 

त्यांना दि . १२-११-२०१८ ते 
दि . १७-११-२०१८ अशी एकूण सहा ( ०६ ) दिवसांची अर्जित 
रजा व रजेच्या मागे दि . ० ९ - ११-२०१८ , दि . १०-११-२०१८ , 
दि . ११-११-२०१८ दिवाळीची सुट्टी , दुसरा शनिवार व रविवारची 
सुट्टी व रजेच्या नंतर दि . १८-११-२०१८ रविवारची सुट्टी जोडून 
दि . ०८-११-२१८ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि . १९- ११-२०१८ 
च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५ , शके १९ ४० 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ . र. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी प्र . श्रेणी , तेल्हारा हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते. 


रोजी एकूण ४४ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दि . ०१-११-२०१८ ते दि . ०३-११-२०१८ अशी एकूण तीन ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या नंतर दि . ०४-११-२०१८ रविवार 
दि . ०५-११-२०१८ ते दि . ०९-११-२०१८ दिवाळीची सुट्टी दि . १०-११ 
२०१८ व दि . ११-११-२०१८ दुसरा शनिवार व रविवारची सुट्टी जोडून 
दि . ३१-१०-२०१८ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि . १२-११ 
२०१८ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्री . आर . आर . भद्रे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, तेल्हारा हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . ए . हरणे , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर) व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला ह्या जर 

केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
राहिल्या असत्या . 


. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७११ . 


वर नमूद 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-४४६-२०१८. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्रीमती एस . एम . बन्सोड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला ह्या वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 


श्री . आकाश बा . रेडकर , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला यांच्या खाती दि . ३१-१०-२०१८ 
रोजी एकूण ४३ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दि.०१ 
११-२०१८ ते दि . ०३-११-२०१८ अशी 

एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दि . ३१-१०-२०१८ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दि . ०३-११-२०१८ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


. 


दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १७१३ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आकाश बा . रेडकर , ८ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला 
हे जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
राहिले असते . 


क्रमांक प्र .- ब - २-४५१-२०१८. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार अशा आदेश देते 
की , श्रीमती पी . पी . नातू, ११ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला ह्या वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 


श्रीमती एस . एस . बैस , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) व 
अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अकोला यांच्या खाती दि . ११-११-२०१८ 
रोजी एकूण २०६ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दि . १२-११-२०१८ ते दि . १४-११-२०१८ अशी एकूण तीन ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा दि . १२-११-२०१८ ते दि . १५-११-२०१८ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . १७१२. 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एम . बैस , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर) व अति . मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी , अकोला ह्या जर 
वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
राहिल्या असत्या. 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-४४८-२०१८. 


श्रीमती एस . ए . हरणे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला यांच्या खाती दि.३१-१०-२०१८ 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार 
असा आदेश देते की , श्रीमती एच . ए . अन्सारी, ३ रे सह दिवाणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५ , शके १९ ४० 


२३ 


न्यायाधीश ( व. स्तर) तथा अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अकोला ह्या 
वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी काम पाहतील . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश 
देते की , श्री . यु . बी . पेठे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, मुर्तिजापूर हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७१४ . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-४५२-२०१८. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १७१६ . 

आदेश 


श्री . रमेश रा . भद्रे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, तेल्हारा यांच्या खाती दि . २८-१०-२०१८ 
रोजी एकूण ३७ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दि . २९- १०-२०१८ ते दि . ३१-१०-२०१८ अशी एकूण तीन ( ०३ ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


क्रमांक प्र .- ब - २-४५७-२०१८. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . रमेश रा . भद्रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , तेल्हारा हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . ए . आर . 
माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी, तेल्हारा यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहिले . 


श्री . आकाश बा . रेडकर , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला यांच्या खाती दि . १३-११-२०१८ 
रोजी एकूण ४० दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक 
१४-११-२०१८ ते दि . १६-११-२०१८ अशी 

एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दि . १३-११-२०१८ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १७-११-२०१८ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आकाश बा . रेडकर , ८ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला 
हे जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
राहिले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार अशा आदेश देते 
की , श्री . एस . एम . घुगे , ९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 


दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १७१५. 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-४५६-२०१८. 


दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १७१७ . 

आदेश 


श्रीमती जे . बी . गोयल, दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी , मुर्तिजापूर यांच्या खाती दि . १२-११-२०१८ रोजी एकूण 
९९ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दि . १३-११-२०१८ 
ते दि . १५-११-२०१८ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक १२-११-२०१८ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६ 
११-२०१८ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


क्रमांक प्र .- ब - २-४६०-२०१८. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती जे. बी . गोयल , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मुर्तिजापूर . ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 


श्रीमती एस.एम. बन्सोड , ४ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला यांच्या खाती दि . १४-११-२०१८ 
रोजी एकूण ८७ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक 
१५-११-२०१८ ते दि . १७-११-२०१८ अशी एकूण तीन ( ०३) दिवसांची 
अर्जित रजा व रजेच्या नंतर दिनांक १८-११-२०१८ रविवारची सुट्टी 
जोडून दिनांक १४-११-२०१८ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
१९ -११-२१०८ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५ , शके १९ ४० 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७१९ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-४६७-२०१८. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस.एम. बन्सोड , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , अकोला , 

ह्या जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच 
पदावर राहिल्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार अशा आदेश देते 
की , श्री . एस . बी . विजयकर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम 
पाहतील . 


श्री . एम . बी . पठाण , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , पातूर यांच्या खाती दि . १८-११-२०१८ 
रोजी एकूण ५१ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक १९ - ११-२०१८ ते दि . २०-११-२०१८ अशी एकूण दोन ( ०२ ) 
दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक १८-११-२०१८ रविवार व 
रजेच्या नंतर दिनांक २१-११-२०१८ ईद-ए-मिलाद ची सुट्टी जोडून 
दिनांक १७-११-२०१८ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२-११ 
२०१८ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . बी . पठाण , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ), तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , पातूर , हे जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १७१८ . 


असते . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-४६२-२०१८. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार अशा आदेश देते 
की , श्री . एम . डी . सैंदाणे , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला ह्या वरील रजेच्या 
काळात वरील न्यायालयाचेतातडीचे दिवाणी फौजदारी स्वरुपाचे काम 


पाहतील . 


कु . सुनिता आर. तवारी , दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर), अकोला 
यांच्या खाती दि . १४-११-२०१८ रोजी एकूण ६६ दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यांना दि . १५-११-२०१८ ते दि . १७-११-२०१८ अशी 
एकूण तीन ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या नंतर दि . 
२०१८ रविवारची सुट्टी जोडून दि . १४-११-२०१८ च्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दि . १९ -११-२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


१८-११ 


दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १७२० . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-४६८-२०१८. 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील 

प्रमाणित करण्यात येते की , कु. सुनिता आर. तिवारी , दिवाणी न्यायाधीश 
( व. स्तर), अकोला ह्या जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार 
अशा आदेश देते की , श्रीमती पी . डी . मोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला ह्या वरील रजेच्या 
काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी काम पाहतील. 


श्री . पी . आर . वागडोळे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बार्शीटाकळी, यांच्या खाती 
दि . ११-११-२०१८ रोजी एकूण १४० दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दि . १२-११-२०१८ ते दि . १३-११-२०१८ अशी एकूण 
दोन ( ०२ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . आर. वागडोळे, दिवाणी न्यायाधीश 
( क.स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बार्शीटाकळी हे जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८/ अग्रहायण २९- पौष ५, शके १९ ४० 


२५ 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . एम . डी . 
सैंदाणे , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचेदिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहिले . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . यु. बी . पेठे, सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्र. श्रेणी , मुर्तिजापूर हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्रीमती जे . बी . गोयल , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मुर्तिजापूर ह्या वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १७२१ . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-४६९ - २०१८. 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १७२३ . 


आदेश 


श्रीमती आर . बी . ठाकूर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर) 
तथा अति . मु . न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती दि . १२-११ 
२०१८ रोजी एकूण १२८ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे. त्यांना 
दि . १३-११-२०१८ ते दि . १४-११-२०१८ अशी एकूण दोन (०२ ) 
दिवसांच्या परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


क्रमांक प्र .- ब - २-४७२-२०१८. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


दि . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . बी . ठाकूर ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर ) अकोला ह्या जर वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 


श्री . एस . बी . विजयकर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला यांच्या खाती दि.२०-११-२०१८ 
रोजी एकूण ९ ८ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
२१-११-२०१८ ते २३-११-२०१८ अशी 

एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा व रजेच्या नंतर दि.२४-११-२०१८ व दि . २५-११-२०१८ 
चौथा शनिवार व रविवारची सुट्टी जोडून दि.२०-११-२०१८ च्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दि . २६-११-२०१८ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . ए. पी . कोकरे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर) तथा अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी काम पाहिले. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०१८ . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . विजयकर, ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्र . श्रेणी , अकोला हे 
जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले 
असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १७२२ . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-४७१-२०१८. 


श्री . यु. बी . पेठे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, मुर्तिजापूर यांच्या खाती दि . २१-११-२०१८ रोजी एकूण ३६ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दि . २२-११-२०१८ ते 
२४-११-२०१८ अशी 

एकूण तीन ( ०३) दिवसांच्या अर्जित रजेस व 
रजेच्या नंतर दि . २५-११-२०१८ रविवारची सुट्टी जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुरी देण्यात येत आहे . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्रीमती एम . डी . ननवरे ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . श्रेणी, अकोला ह्या वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 


दि . 


श्रीमती मोनिका ई.आरलैंड , 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


अकोला : 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , 

अकोला. 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


अ .-एक -७ ( १८६८ ) . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५ , शके १९ ४० 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७२४ . 


जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 


घोषणा अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत किवा 
ठेवणार नाहीत, व्यक्तीच्या किंवा शवांच्या किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे 
प्रदर्शन करणार नाहीत . 


वाचा. - पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांचेकडील पत्र क्र .३८ ९९ -जिविशा 

२०१८ , दि . ०८-१०-२०१८ . 


६. व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखावण्याच्या 

उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाहीत . किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन 


आदेश 


करणार नाहीत . 


क्रमांक गृहशाखा- डेस्क -१२- कावि -१०५ ९-२०१८. – 


तसेच ज्याअर्थी सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १९ ५१ कलम ३७( १)(३ ) यवतमाळ जिल्ह्यात पांच 
किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र 


जमण्यास मनाई करीत आहे. 


उपरोक्त विषयान्वये दिनांक १०-१०-२०१८ रोजी हिंदू 
समाजाच्या वतीने नवरात्री उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे . 
दि . १८-१०-२०१८ रोजी दसरा व अनुसूचित जातीच्या वतीने धम्मचक्र 
प्रवर्तन दिन व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वती पथसंचालन व शस्त्र पूजा 
कार्यक्रम राहणार आहे. तसेच दिनांक १८-१०-२०१८ पासून 
दिनांक २१-१०-२०१८ पर्यंत यवतमाळ जिल्ह्यात ठिकठिकाणी शारदा, 
दुर्गा मुर्तीचे विसर्जन राहणार आहे. याच दरम्यान विविध राजकीय 
पक्ष , कामगार, कर्मचारी संघटना यांचेकडून त्यांच्या विविध मागण्या 
करीत धरणे, मोर्चा, उपोषणे इ . प्रकारचे आंदोलन करण्याची शक्यता 


आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , प्रस्तुत आदेश कामावरील 
कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्तव्यावर 
कार्यरत शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मिक 
कार्यक्रम , यात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी 
दिलेल्या मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागू राहणार नाही. या आदेशामधून 
विशेषरित्या मिरवणुका/ कार्यक्रम यांना ( शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी 
यांचे धरणे/ आंदोलन इ. वगळता) सूट देण्याचे अधिकार संबंधीत पोलीस 
स्टेशनचे पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी देण्याबाबतची कार्यवाही करावी . 


आहे. 


तरी वरील आंदोलनादरम्यान यवतमाळ जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था 


अबाधित राहण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. 


ज्या शासकीय/निमशासकीय कर्मचा- यांना धरणे / आंदोलन /निदर्शने 
करावयाचे असेल व त्याकरिता ५ पेक्षा अधिक संख्येने जमावयाचे असल्याने 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र 

पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कमल ३७( १ )( ३ ) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , डॉ. राजेश देशमुख,जिल्हादंडाधिकारी , 
यवतमाळ, याद्वारे आदेशित करतो की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या 
कर्मचा- या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा 


पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांची पूर्वपरवानगी घ्यावयाची असेल त्यांना 
अशी परवानगी मागणारा अर्ज धरणे/ आंदोलन /निर्दशने करावयाच्या 
दिनांकाच्या किमान १० दिवस अगोदर सादर करणे बंधनकारक 


त्यांच्याजवळ , 


असेल . 


१. शस्त्र , काठी , तलवार ,बंदुका बाळगणार नाहीत . 


२. लाठ्या, काठ्या किंवा शारीरिक इजा होण्यास ज्या कारणीभूत 

ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तू जवळ 


बाळगणार नाहीत . 


सदरील आदेश मी यवतमाळ जिल्ह्याचे हद्यीपावेतो 

लागू 

करीत 
आहे . सदरचा आदेश दिनांक ० ९ - १०-२०१८ चे ००.०१ वाजता 
( मध्यरात्री) पासून ते २३-१०-२०१८ चे २४.०० वाजता ( मध्यरात्री) 
पर्यंत अंमलात राहतील . हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तिंना लागू असल्यामुळे 
या आदेशाची प्रसिद्धी दवंडीद्वारे / ध्वनीक्षेपकाद्वारे तसेच इतर सर्व प्रसिद्धी 
माध्यमाद्वारे पोलिसांनी करावी. तसेच सदर आदेश सर्व उपजिल्हाधिकारी / 
तहसीलदार/ पोलीस स्टेशन यांचे कार्यालयाचे नोटिस बोर्डावर लावून 
प्रसिद्धी देण्यात यावी . 


३. कोणतेही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्य बाळगणार नाही . 


४. दगड , क्षेपणिक उपकरणे किंवा बॅलेस्टिक किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे 


गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 


५. आवेशी भाषणे / अंगविक्षेप/विटंबनात्मक नक्कला करणार नाही , 

सभ्यता व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंव अराजकता माजेल अशी चित्रे , निशाणी , 


हे आदेश दिनांक ० ९ - १०-२०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित करीत आहे. 


दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५ , शके १९ ४० 


२७ 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७२५ . 
वाचा. - पोलीस अधिक्षक , यवतमाळ यांचेकडील पत्र क्र . जिवीश -प्रति 

आदेश- ४७७१-जिविशा-२०१८ , दि . २३-१०-२०१८ . 


किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र 
जमण्यास मनाई करीत आहे . 


आदेश 


आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , प्रस्तुत आदेश कामावरील 
कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्तव्यावर 
कार्यरत शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मिक 
कार्यक्रम, यात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी 
दिलेल्या मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागू राहणार नाही. या आदेशामधून 
विशेषरित्या मिरवणुका/ कार्यक्रम यांना ( शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी 
यांचे धरणे / आंदोलन इ . वगळता) सूट देण्याचे अधिकार संबंधित पोलीस 
स्टेशनचे पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी देण्याबाबतची कार्यवाही करावी. 


आहे . 


क्रमांक गृहशाखा- डेस्क - १२- कावि -१०००-२०१८ . – 

उपरोक्त विषयान्वये दिनांक २३-१०-२०१८ ते २७-१०-२०१८ पर्यंत 
यवतमाळ जिल्ह्यात ठिकठिकाणी शारदा देवीचेविसर्जन मिरवणूक राहणार 
दिनांक २४-१०-२०१८ राजी 

बहुजन 

क्रांती मोर्चाचे वतीने भिमा 
हाटे , रा . पुसद यांचे मृत्यू प्रकरणात न्याय मिळावा या मागणीकरीता 
उपविभागीय दंडाधिकारी , पुसद कार्यालयावर सर्वपक्षीय मोर्चा आयोजित 
आहे . तसेच दिनांक २९ - १०-२०१८ रोजी पासून ग्राम शिंदोला , पो . 
स्टे . शिरपूर येथील गावकरी व शेतकरी यांचे वतीने शिंदोला ते पार्डी या 
रस्त्यावरुन ए.सी.सी. ( A.C.C. ) कंपनीच्या होणारी जड वाहनाची वाहतुक 
करण्यात येवू नये या करीता बेमुदत आंदोलन आयोजित करण्याची 
शक्यता आहे . याच दरम्यान दिनांक ०५-११-२०१८ पासून दिवाळी हा 
सण साजरा होणार असून विविध राजकीय पक्ष , कामगार , कर्मचारी 
संघटना यांचेकडून त्यांच्या विविध मागण्यांकरीता धरणे , मोर्चा, उपोषणे 
इ . प्रकारचे आंदोलन करण्याची शक्यता आहे. 

वरील आंदोलनादरम्यान यवतमाळ जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७( १)( ३ ) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हादंडाधिकारी, 
यवतमाळ , याद्वारे आदेशित करतो की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या 
कर्मचा- याव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा 
त्यांच्याजवळ. 


ज्या शासकीय/निमशासकीय कर्मचा- यांना धरणे / आंदोलन/निदर्शने करावयाचे 
असेल व त्याकरिता ५ पेक्षा अधिक संख्येने जमावयाचे असल्यास त्याकरीता 
पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील . 
त्यांना अशी पारवानगी मागणारा अर्ज धरणे/ आंदोलन/निर्दशने करावयाच्या 
दिनांकाच्या किमान १० दिवस अगोदर सादर करणेबंधनकारक असेल . 
सदरील आदेश मी यवतमाळ जिल्ह्याचे हद्यीपावेतो 

लागू 

करीत 
आहे . सदरचा आदेश दिनांक २४-१०-२०१८ चे ००.०१ वा . ( मध्यरात्री 
पासून ) ते ०७-११-२०१८ चे २४.०० वाजता ( मध्यरात्रीपर्यंत ) पर्यंत 
अंमलात राहतील . हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तिंना लागू असल्यामुळे या 
आदेशाची प्रसिद्धी दवंडीद्वारे/ ध्वनीक्षेपकाद्वारे तसेच इतर सर्व प्रसिद्धी 
माध्यमाद्वारे पोलिसांनी करावी. तसेच सदर आदेश सर्व उपजिल्हाधिकारी/ 
तहसीलदार/ पोलीस स्टेशन यांचे कार्यालयाचे नोटिस बोर्डावर लावून 
प्रसिद्धी देण्यात यावी. 


हे आदेश दिनांक २३-१०-२०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित करीत आहे. 


यवतमाळ : 


१. शस्त्र , काठी, तलवार ,बंदुका बाळगणार नाहीत . 
२. लाठ्या , काठ्या किंवा शारीरिक इजा होण्यास ज्या कारणीभूत 

ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तू जवळ 
बाळगणार नाहीत . 
३. कोणतेही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्य बाळगणार नाही. 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हादंडाधिकारी, यवतमाळ . 


दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ . 


४. दगड , क्षेपणिक उपकरणे किंवा बॅलेस्टिक किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे 

गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १७२६ . 
संदर्भ . - पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचेकडील पत्र क्र . जिवीशा- का.व.सु. 

प्रतिबंधक - २०१८-४४३८ , दि . २४-१०-२०१८ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७( १) ( ३) लागू करणेबाबत 


५. आवेशी भाषणे / अंगविक्षेप/ विटंबनात्मक नक्कला करणार नाही , 

सभ्यता व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे, निशाणी , 
घोषणा अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत किंवा 
ठेवणार नाहीत , व्यक्तीच्याकिंवा शवांच्या किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे 
प्रदर्शन करणार नाहीत . 


आदेश 


६. व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखावण्याच्या 

उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाहीत . किंवा जाहीरपणे असभ्य वर्तन 
करणार नाहीत . 


क्रमांक कक्ष-८ - अ.का. ( गृह )-कावि-२३८२-२०१८ . - 
ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक ०७-११-२०१८ पासून दिवाळी हा 
सण साजरा होणार आहे. तसेच वाशिम जिल्हा जातीयदृष्टया संवेदनशील 
असून जिल्ह्यात मागील काळात घडलेल्या जातीय घटनाच्या प्रतिक्रीया 
उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . सद्यःस्थितीत जिल्ह्यात मराठा 
आरक्षण , धनगर आरक्षण , मुस्लिम आरक्षण, मागणीसाठी करण्यात येणारे 
विविध आंदोलने , सरसकट शेतकरी कर्जमाफी, वाढती महागाई , 
गारपीटग्रस्तांना नुकसान भरपाई तसेच तुरीचेव हरभ-याचे थकीत चुकारे 


तसेच ज्याअर्थी सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १)(३ ) यवतमाळ जिल्ह्यात पांच 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५ , शके १९ ४० 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) 
( ३) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक ३०-१०-२०१८ रोजीचे 
००.०१ वाजतापासून ते दिनांक १३-११-२०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यत 
कार्यान्वित राहतील . 


( पैसे ) इत्यादी मागण्या संदर्भात , विरोधी पक्षाचे वतीने तसेच शेतकरी 
संघटना इत्यादीचे वतीने सतत मोर्चे, धरणे, आमरण उपोषणे, आत्मदहन , 
रास्ता रोको इत्यादी प्रकारची आंदोलने होत आहेत . वाशिम जिल्हा 
जातीयदृष्ट्या आणि सण- उत्सावाचे दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे . 
तरी जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये आणि शांतता 
व सुव्यवस्था कायम राहावी , या करीता दिनांक ३०-१०-२०१८ रोजीचे 
००.०१ पासून ते दिनांक १३-११-२०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यत 
कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) मु.पो. अॅक्ट नुसार 

प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित 
होण्यास पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांनी संदर्भिय पत्रान्वये विनंती केली 
आहे . 


त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन मी , जिल्हादंडाधिकारी, 
वाशिम उक्त आदेशाच्या अधीन राहून , मु.पो. अॅक्ट लागू करण्याचे 
आदेश पारित करित आहे. सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून 
संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली 


उपविभागीय दंडाधिकारी , वाशिम / मंगरुळपीर / कारंजा यांना उपरोक्त 
आदेशामधून समुचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक 
पोलीस अधिका- यांशी सल्लामसलत करून सूट देण्याचे अधिकार याद्वारे 
प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच 
ड्रम वाजवून तसेच तहसिल कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद 
कार्यालयाच्या सूचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात 
येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य 
कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत 
याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी 
यांचेशी विचारविनिमय करुन आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहेत . तसेच आवश्यक वाटल्यास 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी 
अधिकारी/ दंडाधिकारी यांच्या नेमणुका कराव्यात . 
दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ . 


आहे. 


१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले , दंडे,बंदुका, सुरे , लाठ्या किंवा 

काठया तसेच शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा 
इतर कोणत्याही तिक्ष्ण 

वस्तू जवळ बाळगणे. 


२. कोणतेही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 
३. दगड किवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवाफेकावयाची उपकरणे 
किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार 
करणे. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७२७. 
संदर्भ . - पोलीस अधिक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . जिवीशा 

का.व.सु.-प्रतिबंधक- २०१८-४६३२ , दि . ०६-११-२०१८ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १५१ चे कलम ३७( १ ) ( ३) लागू करणेबाबत 


आदेश 


४. व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा/ आकृत्या यांचे बीभत्स 

प्रदर्शन करणे. 


५. वाद्य वाजविणे, किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 

घोषणा करणे , अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता 
अगर नितिमत्ता यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता 
धाक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून 
पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
सोंग आणणे, पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा 
कोणत्याही जिन्नस / वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा लोकामध्ये 
प्रसार/ प्रचार करणे . 


क्रमांक कक्ष -८ - अ.का. ( गृह )-कावि-२४४८-२०१८. - 

ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक १७-११-२०१८ रोजी बाळासाहेब 
ठाकरे स्मृती दिन साजरा करण्यात येणार आहे. दिनांक २०-११-२०१८ 
रोजी ईद -ए-मिलाद निमित्त ( चंद्र दर्शनानुसार एक दिवस मागे -पुढे ) 
शहरी व ग्रामीण भागात मिरवणुका काढल्या जाणार आहे . दिनांक 
२३-११-२०१८ रोजी गुरुनानक जयंती साजरी करण्यात येणार आहे. 
तसेच वाशिम जिल्हा जातीयदृष्टया संवेदनशील असून जिल्ह्यात मागील 
काळात घडलेल्या जातीय घटनाच्या प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. सद्यःस्थितीत जिल्ह्यात दिनांक ०२-११-२०१८ 
पासून मराठा आरक्षण मागणीसाठी मराठा क्रांती मोर्चा व इतर आरक्षण 
समर्थक सर्व संघटनांनी संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन करण्याचे जाहीर 
केले आहे. धनगर आरक्षण , मुस्लीम आरक्षण मागणीसाठी सुद्धा आंदोलन 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही तसेच शेतकरी कर्जमाफी , वाढती 
महागाई , गारपीटग्रस्तांना नुकसान भरपाई तसेच तुरीचे व हरभ -याचे 
थकीत चुकारे ( पैसे) इत्यादी मागण्या संदर्भात विरोधी पक्षाचे वतीने 
तसेच शेतकरी संघटना इत्यादीचे वतीने सतत मोर्चे, धरणे आमरण 
उपोषणे , आत्मदहन , रास्ता रोको इत्यादी प्रकारची आंदोलने होत आहेत . 
दिनांक १ ९- ११-२०१८ पासून महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन 
होणार आहे . त्यामुळे आंदोलनात्मक घटनांची तीव्रता व व्यापकता 


मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील 
बाबींकरिता लागू राहणार नाहीत . 


१. अंत्ययात्रा . 


२. धार्मिक विधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक सण इ . 


३. शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 


४. सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे/ रंगमंच इत्यादी . 
५. विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी बाजार. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८/ अग्रहायण २९- पौष ५, शके १९ ४० 


२ ९ 


वाढण्याची शक्यता आहे . वाशिम जिल्हा जातीयदृष्टया आणि सण 
उत्सवाचे दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे . तरी जिल्ह्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम 
राहावी , या करीता दिनांक १४-११-२०१८ रोजीचे ००.०१ पासून ते 
दिनांक २८-११-२०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यत कलम ३७ ( १) ( ३ ) 
मु.पो. अॅक्ट नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होण्यास पोलीस अधिक्षक , 
वाशिम यांनी संदर्भीय पत्रान्वये विनंती केली आहे . 


उपविभागीय दंडाधिकारी , वाशिम /मंगरुळपीर / कारंजा यांना उपरोक्त 
आदेशामधून समुचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक 
पोलीस अधिका-यांशी सल्लामसलत करून सूट देण्याचे अधिकार याद्वारे 
प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच 
ड्रम वाजवून तसेच तहसिल कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद 
कार्यालयाच्या सूचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात 
येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य 
कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत 
याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी 
यांचेशी विचारविनिमय करुन आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहेत . तसेच आवश्यक वाटल्यास 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी 
अधिकारी / दंडाधिकारी यांच्या नेमणुका कराव्यात . 


त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन मी , जिल्हादंडाधिकारी , 
वाशिम उक्त आदेशाच्या अधीन राहून , मुं.पो. अॅक्ट लागू करण्याचे आदेश 
पारित करीत आहे . सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून संपूर्ण 
वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली आहे . 


वाशिम : 


लक्ष्मीनारायण मिश्रा , 


१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा 

काठया तसेच शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा 

इतर कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 
२. कोणतेही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 
३. दगड किवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार 


दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ . 


जिल्हादंडाधिकारी, वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १७२८ . 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

यांजकडून 


करणे. 


४. व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे बीभत्स 

प्रदर्शन करणे. 


क्रमांक जिउनिअम - औद्यो -नोंदणी - अधिसूचना- ६२१७-२०१८ . - 


. 


५. वाद्य वाजविणे,किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक घोषणा 

करणे , अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर 
नितिमत्ता यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची 
प्रवृत्ती दिसून येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , सोंग आणणे , 
पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे, फलके किंवा कोणत्याही 
जिन्नस / वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा लोकांमध्ये प्रसार / प्रचार 
करणे. 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अमरावती , जि.अमरावती यांच्याद्वारे 
सूचित करण्यात येते की , बालाजी अॅग्रो अभिनव सहाकारी संस्था 
मर्या., अमरावती, जि . अमरावती या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ( ९ ) ( १) अंतर्गत करण्यात आली 
असून 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ओटीआय- ओटीआय- जनरल-( ओ )-११२ 
२०१८ , दिनांक २४-१०-२०१८ हा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ ( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून उपवर्गीकरण 
“ इतर ” करण्यात आले आहे. 


. 


मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील 
बाबींकरिता लागू राहणार नाहीत . 


१. अंत्ययात्रा. 


संदिप जाधव , 


२. धार्मिक विधी/ धार्मिक मिरवणूक/ लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक सण इ . 


३. शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 


अमरावती : 
दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८ . 


जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अमरावती. 


४. सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे/रंगमंच इत्यादी. 
५. विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी बाजार . 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) 
( ३) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक १४-११-२०१८ रोजीचे 
0०.०१ वाजतापासून ते दिनांक २८-११-२०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यत 
कार्यान्वित राहतील. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १७२९ . 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्रमांक सअश्रे -१ भात -नोंदणी- अधिसूचना-३८६-२०१८ . - 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अमरावती, तालुका अमरावती, जिल्हा 
अमरावती यांचेद्वारे सूचित करण्यात येते की , महाइरा अॅग्रो अभिनव 
सहकारी संस्था म ., खारतळेगाव, ता . भातकुली , जि . अमरावती या 


अ .- एक -८ ( १८६८ ). 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८/ अग्रहायण २९ -पौष ५ , शके १९ ४० 


संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९(१ ) अंतर्गत करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
ओटीआय- बीकेआय- जनरल( ओ )-६३७-२०१८ , दिनांक १२-१०-२०१८ 


हा आहे . 


सहकारी संस्था म ., वायगाव, ता . भातकुली , जि . अमरावती या संस्थेची 
नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १ ) 
अंतर्गत करण्यात आली 

असून 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ओटीआय 
बीकेआय - जनरल-( ओ )-६३९ -२०१८ , दिनांक १५-१०-२०१८ हा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून उपवर्गीकरण 
“ इतर ” करण्यात आले आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चेनियम १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून 

उपवर्गीकरण 
“ इतर ” करण्यात आले आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७३० . 

क्रमांक सअश्रे -१ भात -नोंदणी- अधिसूचना-३८८-२०१८ . - 


अमरावती : 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ . 


राजेंद्र पालेकर , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , 


अमरावती . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अमरावती , तालुका अमरावती , जिल्हा 
अमरावती यांचेद्वारे सूचित करण्यात येते की , छत्रपती ॲग्रो अभिनव 
सहकारी संस्था म., म्हैसपूर , ता . भातकुली , जि . अमरावती या संस्थेची 
नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १ ) 
अंतर्गत करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक अटीआय-बीकेआय 
जनरल-( ओ )-६३६-२०१८ , दिनांक १२-१०-२०१८ हा आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १७३३ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
वाचा .-( १) या कार्यालयाचे जा . क्र . सनिमो-नियमन-निवडणुक अधिकारी 

नियुक्ती-आदेश - १७३४-२०१७, दिनांक २९- १२-२०१७. 
( २) श्री . एन . बी . जवंजाळ, निवडणुक निर्णय अधिकारी, विद्यार्थी 

ग्राहक वस्तु भांडार , भारतीय महाविद्यालय मर्या., मोर्शी 
यांचे दिनांक ४-४-२०१८ चे पत्र . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून उपवर्गीकरण 
“ इतर ” करण्यात आले आहे . 


( ३) मा . राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य, 

पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . रासनिप्रा-कक्ष-३- अ 
निव.पात्र.संस्था - २०१७-७३७७-२०१६ , दिनांक ७-१२ 
२०१६ , 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७३१ . 

क्रमांक सअश्रे -१ भात -नोंदणी - अधिसूचना-३९०-२०१८. - 


( ४ ) या कार्यालयाचे अंतरिम आदेश जा . क्र . सनिमो-नियमन 

विद्यार्थी ग्राहक वस्तु भांडार, भारतीय महाविद्यालय ,मोर्शी 
अवसायन अंतरीम- आदेश- १५२७-२०१८ , दि . ३१-८ 


२०१८ . 


अंतीम आदेश 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अमरावती, तालुका अमरावती, जिल्हा 
अमरावती यांचेद्वारे सूचित करण्यात येते की , उज्वल ॲग्रो अभिनव 
सहकारी संस्था म ., अंचलवाडी , ता . भातकुली , जि . अमरावती या 
संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
९( १) अंतर्गत करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ओटीआय 
बीकेआय -जनरल-( ओ)-६३८-२०१८ , दिनांक १२-१०-२०१८ हा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून 

उपवर्गीकरण 
“ इतर ” करण्यात आले आहे . 


दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ . 


क्रमांक सनिमो-नियमन -विद्यार्थी ग्राहक वस्तू भांडार , भारतीय 
महाविद्यालय मोर्शी- अवसायन अंतिम - आदेश- १८१२-२०१८ . - 

महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाचे आदेश 
क्र . सी.एस.एल -१४९३-११६२ - सी.आर.- ४७-१५ - सी , दिनांक ७-८-१९९ ३ 
तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२( क ) व 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , एस . टी . 
केदार , सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, मोर्शी, ता . मोर्शी, जि . 
अमरावती विद्यार्थी ग्राहक वस्तू भांडार , भारतीय महाविद्यालय मर्या. 
मोर्शी, र . नं . ३७८ , ता . मोर्शी, जि . अमरावती या संस्थेचे कामकाज 
गुंडाळण्याबाबतचा वाचा क्रमांक ( ४ ) चा आदेश ह्या आदेशान्वये कायम 
करीत आहे. तसेच श्री . एन . बी . जवंजाळ , सहाय्यक सहकारी अधिकारी 
अंतर्गत सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , मोर्शी, ता . मोर्शी, 
जि . अमरावती यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १७३२ . 

क्रमांक सअश्रे -१ भात -नोंदणी- अधिसूचना-३ ९२-२०१८ . - 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अमरावती , तालुका अमरावती , जिल्हा 
अमरावती यांचेद्वारे सूचित करण्यात येते की , कृषी विकास अभिनव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५ , शके १९ ४० 


३१ 


सदर अंतीम आदेश आज दिनांक ०१-११-२०१८ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १७३६ . 

क्रमांक सनिरि-नियमन - अंत्योदय कृषीमाल सुधार व व्यवस्थापन सहकारी 
संस्था -नोंदणी - ज्ञापन-१६४ ९ -२०१८ . - 


मोर्शी : 


एस . टी . केदार , 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मोर्शी. 


दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १७३४ . 

क्रमांक वि . १-मजुरसंस्था- ७३१-२०१८ . - 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , पातूर, जि . अकोला याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , गुरूकृपा मजूर कामगार सह . संस्था मर्या., 
बाभुळगांव या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम ९( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एकेएल-पीटीआर-पीआरडी- एल -१४०७-२०१८ , दि . २५-१०-२०१८ 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , रिसोड याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , अंत्योदय कृषीमाल सुधार व व्यवस्थापन सहकारी संस्था 
मर्या., हराळ , मु . पो. हराळ, ता . रिसोड , जि . वाशिम ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . अधि . २४ वा ) च्या 
कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक डब्ल्यूएसएम- आरएसडी-पीआरजी 
ओ - १११२- सन-२०१८ ने नोंदविण्यात आलेली आहे . तसेच उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचेवर्गीकरण “ प्रक्रिया संस्था ” असून 
उपवर्गीकरण “ कृषि प्रक्रिया उत्पादन संस्था " असे करण्यात आले 
आहे. 


दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ . 


असा आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०( २) अन्वये 
संस्थेचेवर्गीकरण “ उत्पादक संस्था ” व उपवर्गीकरण “ कामगाराची 
औद्योगिक संस्था ” करण्यात आले आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १७३७. 

क्रमांक सनिरि-नियमन- नवजिवन कृषीमाल सुधार व व्यवस्थापन सहकारी 
संस्था-नोंदणी- ज्ञापन - १६५८-२०१८. 


मर्या., 


गौंढाळा , 


( अवाच्य ), 


पातूर : 


सहाय्यक निबंधक 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , रिसोड याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , नवजिवन कृषीमाल सुधार व व्यवस्थापन सहकारी संस्था 
गौंढाळा , मु . 

पो . लेहणी, ता . रिसोड , जि . वाशिम ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १९ ६१ चा महा. 
अधि . २४ वा ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक डब्ल्यूएसएम 
आरएसडी -पीआरजी - अ -१११६- सन -२०१८ ने नोंदविण्यात आलेली 
आहे . तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ प्रक्रिया 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ कृषी प्रक्रिया उत्पादन संस्था " असे 
करण्यात आले आहे. 


दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ . 


सहकारी संस्था , पातूर . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १७३५ . 


क्रमांक सनिवा- वि - ५- नोंदणी - ना.कृ.प्र.संस्था - २४२४-२०१८. 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १७३८ . 

क्रमांक सनिरि -नियमन -पं. दिनदयाल उपाध्याय कृषीमाल सुधार व 
व्यवस्थापन सहकारी संस्था - नोंदणी- ज्ञापन - १६६७-२०१८. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , वाशिम , ता . जि . वाशिम याद्वारे 
सूचित करतो की , संत गजानन महाराज नाविन्यपुर्ण कृषी प्रक्रिया सहकारी 
संस्था मर्या., उमरा कापसे , ता . वाशिम , जि . वाशिम या संस्थेची नोंदणी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १) अंतर्गत 
करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डब्ल्यु.एस.एम 
( डब्ल्यु.एस.एम.)-पि.आर.जी( ऐ) १००२-२०१८ हा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० चे कलम १०( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ प्रक्रिया संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ कृषी प्रक्रिया 
संस्था ” करण्यात आले आहे. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, रिसोड याद्वारे सूचित करीत 
आहे की ,पं. दिनदयाल उपाध्याय कृषीमाल सुधार व व्यवस्थापन सहकारी 
संस्था मर्या., वाकद , मु . पो . हराळ, ता . रिसोड , जि . वाशिम ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा . अधि . २४ वा ) 
च्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक डब्ल्यूएसएम- आरएसडी-पीआरजी 
ओ- १११३- सन -२०१८ ने नोंदविण्यात आलेली आहे . तसेच उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ प्रक्रिया संस्था ” असून 
उपवर्गीकरण “ कृषी प्रक्रिया उत्पादन संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 


वाशिम : 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ . 


( अवाच्य ), 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , वाशिम . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५ , शके १९ ४० 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७३ ९ . 

क्रमांक सनिरि-नियमन - स्व . प्रमोदजी महाजन कृषीमाल सुधार व 
व्यवस्थापन सहकारी संस्था -नोंदणी- ज्ञापन - १६७६-२०१८. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , रिसोड याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , स्व . प्रमोदजी महाजन कृषीमाल सुधार व व्यवस्थापन सहकारी 
संस्था मर्या., सवड , मु . पो . सवड , ता . रिसोड , जि . वाशिम ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. अधि . २४ वा ) 
च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक डब्ल्यूएसएम- आरएसडी-पीआरजी 
ओ- १११४ - सन-२०१८ ने नोंदविण्यात आलेली आहे. तसेच उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ प्रक्रिया संस्था ” असून 
उपवर्गीकरण “ कृषि प्रक्रिया उत्पादन संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७४२ . 

क्रमांक सनिम -नियमन -नोंदणी-८९२-२०१८. 

सहाय्यक सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , मालेगांव , ता . मालेगांव , 
जि . वाशिम याद्वारे सूचित करीत आहेत की , इंदुप्रिया धान्य साठवणूक 
पणन व व्यवस्थापन प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., मालेगांव , ता . 
मालेगांव , जि . वाशिम या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९( १ ) अंतर्गत करण्यात आली असून 

संस्थेची 
नोंदणी क्र . WSM-( MLG)-PR.G.( A) -1208-2018. दिनांक २२-१० 
२०१८ हा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे निमय १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ ”प्रक्रिया संस्था ” व उपवर्गीकरण “ कृषी प्रक्रिया उत्पादन 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मालेगांव : 
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ . 


एम . बी . बनसोडे, 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगांव . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १७४० . 

क्रमांक सनिरि-नियमन- अटल कृषीमाल सुधार व व्यवस्थापन सहकारी 
संस्था -नोंदणी- ज्ञापन - १६८५-२०१८. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, रिसोड याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , अटल कृषीमाल सुधार व व्यवस्थापन सहकारी संस्था मर्या., 
बाळखेड , मु . बाळखेड , पो . महागांव , ता . रिसोड , जि . वाशिम ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. अधि . २४ वा ) 
च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . तसेच उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तिचेवर्गीकरण “ प्रक्रिया संस्था ” असून 
उपवर्गीकरण “ कृषि प्रक्रिया उत्पादन संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १७४३ . 

आदेश 
क्रमांक सनिचि- वि -पविधी- संस्था नों.रद्द आदेश -४५६८-२०१८. 

मी , जी . पी . साबळे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . चिखली , 
जि . बुलडाणा मला महाराष्ट्र शासनाचे सहकार पणन व वस्त्रोद्योग 
विभागाची अधिसूचना क्रमांक सी.एस.एल.-१४९३-११६२- सी.आर-४७ 
१५ सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
२१ मधील तरतुदीनुसार चिखली ब्लॉक को - ऑप . सुपरवायझींग युनियन 
कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या.,चिखली र.नं. १२५ , ता .चिखली, 
जि . बुलडाणा या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३०-०९ -२०१८ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ . 


जी . पी . साबळे , 


चिखली : 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१८ . 


सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ,चिखली . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १७४१ . 

क्रमांक सनिरि-नियमन - श्री . ओलांडेश्वर धान्य साठवण सहकारी संस्था 
नोंदणी- ज्ञापन-१६९६-२०१८. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , रिसोड याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , श्री . ओलांडेश्वर धान्य साठवण सहकारी संस्था मर्या., 
जांबअढाव , मु . जांबअढाव , पो . नंधाना, ता . रिसोड , जि . वाशिम ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. अधि . २४ वा ) 
च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक डब्ल्यूएसएम - आरएसडी-पीआरजी 
ओ - १११६ - सन-२०१८ ने नोंदविण्यात आलेली आहे. तसेच उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ प्रक्रिया संस्था ” असून 
उपवर्गीकरण “ कृषि प्रक्रिया उत्पादन संस्था " असे करण्यात आले 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १७४४ . 

आदेश 


क्रमांक सनिदे- संस्था नोंदणी रद्द- १०५४-२०१८. 


आहे. 


मी , गितेशचंद्र साबळे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , देऊळगांव 
राजा, जि . बुलडाणा मला महाराष्ट्र शासनाचे सहकार पणन व वस्त्रोद्योग 
विभागाची अधिसूचना क्रमांक सी.एस.एल -१४९३-११६२- सी.आर- ४७१५ 
सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ मधील 


एम . बी . बनसोडे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , रिसोड . 


रिसोड : 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८/ अग्रहायण २९- पौष ५, शके १९ ४० 


३३ 


तरतुदीचा वापर करून जय किसान ब्लास्टींग अॅन्ड बोरींग सहकारी 
संस्था म., देउळगांव राजा र . नं . ६७६, जि . बुलडाणा या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २९ -० ९ -२०१८ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८ . 


चे कलम ९( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक बियुडी-डिजीएन- जीएनएल - सर्वसाधारण संस्था-६९९-२०१८ आहे 
व नोंदणी दिनांक १०-१०-२०१८ आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १) अन्वये 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७४५ . 

क्रमांक स.नि.दे.- संस्था नोंदणी - अधिसूचना - ११५०-२०१८. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , देउळगांव राजा , ता . देउळगांव 
राजा, जि . बुलडाणा याद्वारे सूचित करतो की , लोकनेते गोपीनाथराव मुंढे 
बिज उद्योग सहकारी संस्था मर्या., देउळगांव राजा, ता . देउळगांव 
राजा , जि . बुलडाणा ह्या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९६० चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक बियुडी-डिजीएन- जीएनएल - सर्वसाधारण संस्था -६ ९७-२०१८ 
आहे व नोंदणी दिनांक १०-१०-२०१८ आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२( १ ) अन्वये 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १७४८ . 

क्रमांक स.नि.दे.- संस्था नोंदणी - अधिसूचना-११६८-२०१८. – 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , देउळगांव राजा , ता . देउळगांव 
राजा, जि . बुलडाणा याद्वारे सूचित करतो की , शामाप्रसाद मुखर्जी शेतकी 
सेवा पुरविणारी सहकारी संस्था मर्या., देउळगांव राजा, ता . देउळगांव 
राजा , जि . बुलडाणा ह्या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम ९( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक बियुडी-डिजीएन-जीएनएल- सर्वसाधारण संस्था-७००-२०१८ 
आहे व नोंदणी दिनांक १०-१०-२०१८ आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२( १) अन्वये 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १७४६ . 

क्रमांक स.नि.दे.- संस्था नोंदणी- अधिसूचना -११५६-२०१८. - 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , देउळगांव राजा , ता . देउळगांव 
राजा, जि . बुलडाणा याद्वारे सूचित करतो की , दिनदयाल कापडी ज्युट , 
पिशव्या व गोण्या उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सावंगी टेकाळे , 
ता . देउळगांव राजा , जि . बुलडाणा ह्या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बियुडी-डिजीएन - जीएनएल- सर्वसाधारण 
संस्था-६९८-२०१८ आहे व नोंदणी दिनांक १०-१०-२०१८ आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १) अन्वये 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७४९ . 
क्रमांक स.नि.दे.- संस्था नोंदणी - अधिसूचना -११७४-२०१८ . – 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , देउळगांव राजा , ता . देउळगांव 
राजा, जि . बुलडाणा याद्वारे सूचित करतो की , बळीराजा कृषी सर्व सेवा 
पुरविणारी सहकारी संस्था मर्या., सरंबा, ता . देउळगांव राजा , 
जि . बुलडाणा ह्या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक बियुडी-डिजीएन - जीएनएल- सर्वसाधारण संस्था- ७०१-२०१८ आहे 
व नोंदणी दिनांक १०-१०-२०१८ आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ ( १) अन्वये 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 

सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७४७ . 

क्रमांक स.नि.दे.- संस्था नोंदणी- अधिसूचना -११६२-२०१८. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, देउळगांव राजा , ता . देउळगांव 
राजा, जि . बुलडाणा याद्वारे सूचित करतो की , खडकपुर्णा अटल बिज 
उद्योग सहकारी संस्था मर्या., देउळगांव मही , ता . देउळगांव राजा, 
जि . बुलडाणा ह्या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १७५० . 
क्रमांक स.नि.दे.- संस्था नोंदणी - अधिसूचना -११८०-२०१८. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , देउळगांव राजा , ता . देउळगांव 
राजा, जि . बुलडाणा याद्वारे सूचित करतो की , स्व . प्रमोद महाजन कृषी 
सर्व सेवा पुरविणारी सहकारी संस्था मर्या., पळसखेड झाल्टा , 


अ.- एक -९ ( १८६८ ). 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५ , शके १९ ४० 


जि . 


ता . देउळगांव राजा , 

बुलडाणा ह्या संस्थेची 

महाराष्ट्र 

सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बियुडी-डिजीएन- जीएनएल - सर्वसाधारण 
संस्था - ७०२-२०१८ आहे व नोंदणी दिनांक १०-१०-२०१८ आहे . 


राजा, 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १ ) अन्वये 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७५३ . 
क्रमांक स.नि.दे. - संस्था नोंदणी अधिसूचना -११९८-२०१८. 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , देउळगांव राजा, ता . देउळगांव 

जि . बुलडाणा याद्वारे सूचित करतो की , देउळगांव राजा कृषी सर्व 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., देउळगांव राजा, ता . देउळगांव 
राजा , जि . बुलडाणा ह्या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० चे कलम ९( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बियुडी -डिजीएन - जीएनएल 
सर्वसाधारण संस्था - ७०५-२०१८ आहे व नोंदणी दिनांक १०-१०-२०१८ 
आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १) अन्वये 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७५१ . 


क्रमांक स.नि.दे.- संस्था नोंदणी अधिसूचना-११८६-२०१८. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, देउळगांव राजा, ता . देउळगांव 
राजा, जि . बुलडाणा याद्वारे सूचित करतो की , अटल सहकारी रिटेल 
शॉप संस्था मर्या., देउळगांव राजा, ता . देउळगांव राजा , जि . बुलडाणा 
ह्या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बियुडी 
डिजीएन - जीएनएल -सर्वसाधारण संस्था - ७०३-२०१८ आहे व नोंदणी दिनांक 
१०-१०-२०१८ आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १७५४ . 

क्रमांक स.नि.दे.-यशवंत शेतकी स . संस्था नोंदणी - अधिसूचना 
११९९ - २०१८. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , देउळगांव राजा, ता . देउळगांव 
राजा, जि . बुलडाणा यांनी नियोजित यशवंत शेतकी सर्वसेवा सहकारी 
संस्था मर्या., देउळगांव मही , ता . 

बुलडाणा या 
संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( महा . 
अधि . क्रमांक २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक बियुडी-डिजीएन 
जीआरएल - ७०६-२०१८ , दिनांक १०-१०-२०१८ रोजी पंजीबद्ध करण्यात 
आलेली असून उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” व उपवर्गीकरण “ इतर संस्था " 
असे प्रसिद्ध केले आहे . 


देउळगांव राजा , 


जि . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) अन्वये 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे . 


" 


दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७५२ . 


क्रमांक स.नि.दे.- संस्था नोंदणी अधिसूचना -११९२-२०१८ . - 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , देउळगांव राजा , ता . देउळगांव 
राजा , जि . बुलडाणा याद्वारे सूचित करतो की , बालाजी कृषी सर्व 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., देउळगांव राजा , ता . 

देउळगांव राजा, 
जि . बुलडाणा ह्या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक बियुडी-डिजीएन- जीएनएल - सर्वसाधारण संस्था - ७०४-२०१८ आहे 
व नोंदणी दिनांक १०-१०-२०१८ आहे . 


जि . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १७५५ . 
क्रमांक स.नि.दे.- संस्था नोंदणी - अधिसूचना-१२५३-२०१८ . - 

सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , देउळगांव राजा , ता . देउळगांव 
राजा , जि . बुलडाणा याद्वारे सूचित करतो की , स्व . भाऊसाहेब फुडकर 
कृषी सर्व सेवा पुरवठा सहकारी संस्था मर्या., देउळगांव राजा , 
ता . देउळगांव राजा, बुलडाणा ह्या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बियुडी-डिजीएन - जीएनएल- सर्व 
साधारण संस्था- ७०७-२०१८ आहे व नोंदणी दिनांक २२-१०-२०१८ 
आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२( १ ) अन्वये 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १) अन्वये 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६ , २०१८ / अग्रहायण २९- पौष ५ , शके १९ ४० 


३५ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १७५६ . 
क्रमांक स.नि.दे.- संस्था नोंदणी अधिसूचना -१२५ ९- २०१८. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , देउळगांव राजा , ता . देउळगांव 
राजा, जि . बुलडाणा याद्वारे सूचित करतो की , मातृतिर्थ कृषी विषयक 
सर्व सेवा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., जवळखेड , ता . देउळगांव राजा , 
जि . बुलडाणा ह्या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक बियुडी-डिजीएन- जीएनएल - सर्वसाधारण संस्था- ७०८-२०१८ आहे 
व नोंदणी दिनांक २२-१०-२०१८ आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ ( १) अन्वये 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 

करण्यात आले 

असून 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७५९ . 
क्रमांक स.नि.दे.- संस्था नोंदणी अधिसूचना -१२९०-२०१८ . – 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , देउळगांव राजा , ता . देउळगांव 
राजा , जि . बुलडाणा याद्वारे सूचित करतो की , संत चोखामेळा कृषी 
विषयक सर्व सेवा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मेव्हणा राजा , 
ता . देउळगांव राजा, जि . बुलडाणा ह्या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बियुडी-डिजीएन - जीएनएल - सर्वसाधारण 
संस्था - ७११-२०१८ आहे व नोंदणी दिनांक २३-१०-२०१८ आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२( १ ) अन्वये 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे. 


दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १७५७ . 
क्रमांक स.नि.दे.- संस्था नोंदणी- अधिसूचना- १२६६-२०१८. - 

सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , देउळगांव राजा, ता . देउळगांव 
राजा , जि . बुलडाणा याद्वारे सूचित करतो की , सरदार वल्लभभाई 
पटेल कृषी सर्व सेवा सहकारी संस्था मर्या., देउळगांव राजा, 
ता . देउळगांव राजा, जि . बुलडाणा ह्या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बियुडी-डिजीएन - जीएनएल - सर्वसाधारण 
संस्था -७० ९ -२०१८ आहे व नोंदणी दिनांक २२-१०-२०१८ आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १) अन्वये 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे. 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १७६० . 

क्रमांक स.नि.दे.- संस्था नोंदणी- अधिसूचना -१२९७-२०१८. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , देउळगांव राजा , ता . देउळगांव 
राजा, जि . बुलडाणा याद्वारे सूचित करतो की , छत्रपती शिवाजी महाराज 
कृषी विषयक सर्व सेवा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., गोळेगांव, 
ता . देउळगांव राजा, जि . बुलडाणा ह्या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बियुडी -डिजीएन- जीएनएल -सर्वसाधारण 
संस्था - ७१२-२०१८ आहे व नोंदणी दिनांक २४-१०-२०१८ आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ ( १) अन्वये 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे. 


दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७५८ . 

क्रमांक स.नि.दे.- संस्था नोंदणी- अधिसूचना -१२७९ - २०१८. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , देउळगांव राजा , ता . देउळगांव 
राजा, जि . बुलडाणा याद्वारे सूचित करतो की , सागर कृषी विषयक सर्व 
सेवा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., देउळगांव राजा, ता . देउळगांव राजा , 
जि . बुलडाणा ह्या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे 
कलम ९( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक बियुडी-डिजीएन- जीएनएल - सर्वसाधारण संस्था- ७१०-२०१८ आहे 
व नोंदणी दिनांक २३-१०-२०१८ आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ (१ ) अन्वये 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे. 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १७६१. 

क्रमांक स.नि.दे.- संस्था नोंदणी - अधिसूचना- १३०४-२०१८. 

सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , देउळगांव राजा, ता . देउळगांव 
राजा , जि . बुलडाणा याद्वारे सूचित करतो की , राजर्षी शाहू महाराज 
मागासवर्गीय कृषी विषयक सर्व सेवा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., 
मेव्हुणा राजा , ता . देउळगांव राजा , जि . बुलडाणा ह्या संस्थेची महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बियुडी-डिजीएन - जीएनएल - सर्वसाधारण 
संस्था - ७१३-२०१८ आहे व नोंदणी दिनांक २४-१०-२०१८ आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२( १ ) अन्वये 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे. 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९-पौष ५ , शके १९ ४० 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ. क्र . १७६२ . 
क्रमांक स.नि.दे.- संस्था नोंदणी - अधिसूचना-१३११-२०१८ . - 

सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , देउळगांव राजा , ता . देउळगांव 
राजा , जि . बुलडाणा याद्वारे सूचित करतो की , स्वामी समर्थ कृषी 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., भिवगांव बु ., ता . देउळगांव राजा , 
जि . बुलडाणा ह्या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम ९( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक बियुडी-डिजीएन - जीएनएल- सर्वसाधारण संस्था- ७१४-२०१८ आहे 
व नोंदणी दिनांक २४-१०-२०१८ आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १ ) अन्वये 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे . 


दिनांक २५-०९ -२०१८ रोजीचा अवसायनाचा अंतिम अहवाल , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०९ अन्वये स्विकृत 
करण्यात येत असून उक्त अधिनियमाचे कलम २१ नुसार तसेच महाराष्ट्र 
शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई अधिसूचना 
क्र . सीएसएल -१४९३-११६२ सीआर-४७, दिनांक ०७-०८-१९९ ३ नुसार 
स्व . भास्कराव शिंगणे नागरीक नागरी सहकारी पतसंस्था , मर्या., मलकापूर 
र.नं. १२३४ या संस्थेचा सद्या अस्तित्वात असलेला नोंदणी क्रमांक या 
आदेशाचे तारखेपासून रद्द करण्यात येत आहे . संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
१२३४ निष्कासित केल्यामुळे या आदेशाचे तारखेपासून ही संस्था विघटीत 
झालेली आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २८-०९-२०१८ रोजी मलकापूर मुक्कामी 
माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारीत केला आहे . 


दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७६३ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७६५ . 


आदेश 


क्रमांक स.नि.दे.- संस्था नोंदणी अधिसूचना- १३१८-२०१८. 


क्रमांक स.नि.म -वि -१( अ).-विधी - अवसायन - १८२६-२०१८. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , देउळगांव राजा, ता . देउळगांव 
राजा, जि . बुलडाणा याद्वारे सूचित करतो की , श्री . संत गाडगे बाबा 
कृषी विषयक सर्व सेवा सहकारी संस्था मर्या., देउळगांव राजा , 
ता . देउळगांव राजा, जि . बुलडाणा ह्या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बियुडी-डिजीएन- जीएनएल - सर्व 
साधारण संस्था - ७१५-२०१८ आहे व नोंदणी दिनांक २५-१०-२०१८ 


आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२( १ ) अन्वये 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे . 


मलकापूर म्युनिसिपल स्विपर्स को - ऑप . क्रेडिट सोसा.मर्या., मलकापूर 
र . नं . ७१५ या संस्थेच्या नियुक्त अवसायकाचा दि . २५-०९ -२०१८ 
रोजीचा अवसायनाचा अंतिम अहवाल , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०९ अन्वये स्विकृत करण्यात येत असून उक्त 
अधिनियमाचे कलम २१ नुसार तसेच महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई अधिसूचना क्र . सीएसएल -१४ ९३-११६२-सीआर 
४७, दि . ०७-०८-१९९ ३ नुसार मलकापूर म्युनिसिपल स्विपर्स को . ऑप . 
क्रेडिट सोसा. मर्या., मलकापूर , र. नं. ७१५ या संस्थेचा सद्या अस्तित्वात 
असलेला नोंदणी क्रमांक या आदेशाचे तारखेपासून रद्द करण्यात येत 
आहे . संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ७१५ निष्कासित केल्यामुळे या आदेशाचे 
तारखेपासून ही संस्था विघटीत झालेली आहे. 

सदरचा आदेश आज दि.२८-०९-२०१८ रोजी मलकापूर मुक्कामी 
माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारीत केला आहे. 


देउळगांव राजा : 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ . 


जी . पी . साबळे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
देऊळगांव राजा. 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १७६६ . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७६४ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक स.नि.म - वि -१ ( अ) .- विधी- अवसायन - १८३१-२०१८. 


क्रमांक स.नि.म- वि -१( अ ).- विधी- अवसायन - १८२१-२०१८ 


सहकार महर्षी स्व . भास्करराव शिंगणे नागरी सहकारी पतसंस्था , 
मर्या., मलकापूर र . नं . १२३४ या संस्थेच्या नियुक्त अवसायकाचा 


मलकापूर सॅलरी अर्नस को.-ऑप. क्रेडिट सोसा. मर्या., मलकापूर , 
र . नं . ११४३ या संस्थेच्या नियुक्त अवसायकाचा दि . २५-०९ -२०१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६ , २०१८ / अग्रहायण २९- पौष ५ , शके १९ ४० 


३७ 


रोजीचा अवसायनाचा अंतिम अहवाल , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९६० चे कलम १०९ अन्वये स्विकृत करण्यात येत असून उक्त 
अधिनियमाचे कलम २१ नुसार तसेच महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई अधिसूचना क्र . सीएसएल -१४९३-११६२-सीआर 
४७, दि . ०७-०८-१९९ ३ नुसार मलकापूर सॅलरी अर्नस को - ऑप. क्रेडिट 
सोसा . मर्या., मलकापूर , र. नं . ११४३ या संस्थेचा सद्या अस्तित्वात 
असलेला नोंदणी क्रमांक या आदेशाचे तारखेपासून रद्द करण्यात येत 
आहे. संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ११४३ निष्कासित केल्यामुळे या आदेशाचे 
तारखेपासून ही संस्था विघटीत झालेली आहे. 


दि . २५-०९-२०१८ रोजीचा अवसायनाचा अंतिम अहवाल , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०९ अन्वये स्विकृत 
करण्यात येत असून उक्त अधिनियमाचे कलम २१ नुसार तसेच महाराष्ट्र 
शासन , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई अधिसूचना 
क्र . सीएसएल -१४९३-११६२- सीआर-४७, दि . ०७-०८-१९९ ३ नुसार 
वीर जगदेवराव कापूस उत्पादक सहकारी सुतगिरणी कर्मचारी सहकारी 
पत संस्था मर्या., मलकापूर , र. नं . १२२८ या संस्थेचा सद्या अस्तित्वात 
असलेला नोंदणी क्रमांक या आदेशाचे तारखेपासून रद्द करण्यात येत 
आहे. संस्थेचा नोंदणी क्रमांक १२२८ निष्कासित केल्यामुळे या आदेशाचे 
तारखेपासून ही संस्था विघटीत झालेली आहे. 


सदरचा आदेश आज दि . २८-०९ -२०१८ रोजी मलकापूर मुक्कामी 
माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारीत केला आहे. 


सदरचा आदेश आज दि . २८-०९-२०१८ रोजी 

मलकापूर मुक्कामी 
माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारीत केला आहे . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १७६७ . 


आदेश 


मलकापूर : 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ . 


महेश कृपलानी , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 

मलकापूर . 


क्रमांक स.नि.म -वि -१( अ ) .-विधी - अवसायन - १८३६-२०१८. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७६ ९ . 


क्रमांक सनिमो -नियमन -नोंदणी -१६२६-२०१८ 


म्युनिसिपल कमेटी एम्प्लाईज क्रेडिट सोसा. मर्या., मलकापूर 
र. नं . १०७९ या संस्थेच्या नियुक्त अवसायकाचा दि . २५-०९ -२०१८ 
रोजीचा अवसायनाचा अंतिम अहवाल , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०९ अन्वये स्विकृत करण्यात येत असून उक्त 
अधिनियमाचे कलम २१ नुसार तसेच महाराष्ट्र शासन , सहकार,पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई अधिसूचना क्र . सीएसएल -१४९३-११६२-सीआर 
४७, दि . ०७-०८-१९९ ३ नुसार म्युनिसिपल कमेटी एम्प्लॉईज क्रेडिट 
सोसा . मर्या., मलकापूर र. नं . १०७९ या संस्थेचा सद्या अस्तित्वात 
असलेला नोंदणी क्रमांक या आदेशाचे तारखेपासून रद्द करण्यात येत 
आहे. संस्थेचा नोंदणी क्रमांक १०७९ निष्कासित केल्यामुळे या आदेशाचे 
तारखेपासून ही संस्था विघटीत झालेली आहे. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , मोताळा यांच्याकडून याद्वारे 
अधिसूचना देण्यात येते की , भाग्योदय सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी 


संस्था मर्या., पान्हेरा ( खेडी ), ता . मोताळा , जि . बुलढाणा ही संस्था 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१ ) चा महाराष्ट्र 


अधिनियम क्रमांक ५( ३) नुसार दिनांक १२-११-२०१८ रोजी नोंदणी 


क्रमांक बीयुडी- एमएलए - जीएनएल - एस -१४६८-२०१८ अन्वये नोंदवली 


आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 


सदरचा आदेश आज दि.२८-०९ -२०१८ रोजी मलकापूर मुक्कामी 


१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम क्रमांक 


माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारीत केला आहे . 


१०( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण ” व उपवर्गीकरण 


“ सामाजिक ” व “ इतर संस्था ” म्हणून करण्यात आले आहे . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १७६८ . 


आदेश 


क्रमांक स.नि.म- वि -१( अ ).-विधी- अवसायन - १८४१-२०१८. 


( अवाच्य ), 
सहायक निबंधक , 


मोताळा : 


वीर जगदेवराव कापूस उत्पादक सहकारी सुतगिरणी कर्मचारी सहकारी 
पत संस्था मर्या. , मलकापूर , र नं . १२२८ या संस्थेच्या नियुक्त अवसायकाचा 


दिनांक १२ नोव्हेंबर २०११ . 


सहकारी संस्था , तालुका मोताळा. 


अ .-एक -१० ( १८६८ ). 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६, २०१८/ अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९ ४० 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १७७० . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १७७१ . 
वाचा.- ( १) या कार्यालयाचे अवसायनाचे अंतिम आदेश दिनांक १० 

१०-१९ ८४ . 


वाचा .- ( १ ) या कार्यालयाचे अवसायनाचे अंतिम आदेश दिनांक १६ 


१-२००४ . 


( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 

राज्य , पुणे यांचेकार्यालयीन परिपत्रक क्र . औद्यो - सी -१ 
अवसायन- परिपत्रक -२००७, दिनांक ७-१-२००८ . 


( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 

राज्य , पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक क्र . औद्यो- सी - १ 
अवसायन - परिपत्रक -२००७, दिनांक ७-१-२००८ . 


( ३ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक सनिजजा- अवसायक बदल 

८२३-२०१२ , दिनांक ९ - ८-२०१२ . 


( ४ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

२१ व १०९ ( १). 


( ३ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक सनिजजा- अवसायक बदल 

८१८-२०१२ , दिनांक ९ - ८-२०१२ . 
( ४) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 

२१ व १० ९( १ ) . 
( ५ ) अवसायक , माजी सैनिक सामुदायीक शेती सहकारी 

संस्था मर्या., सायखेड र . नं . ३०८ , ता . संग्रामपूर , 
जि . बुलढाणा यांचा अवसायन कामकाजाचा अंतिम अहवाल 
दिनांक ५-१०-२०१८ . 


भगवान गौतम 

बुद्ध मागासवर्गीय 


( ५ ) अवसायक , 

गृह 

निर्माण 
सहकारी संस्था मर्या., संग्रामपूर र. नं. १२ ९ ५ ता . संग्रामपूर, 
जि . बुलढाणा यांचा अवसायन कामकाजाचा अंतिम अहवाल 
दिनांक ५-१०-२०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक सअओ-१-नियमन -भग - गौ .बुद्ध -मागा- गृ.नि.स.- नों -रद्द- आदेश 


७१५-२०१८. 


महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसूचना 
क्रमांक सि.एस.एल-१४ ९३-११६२- सी.आर - ४७-१५- सी , दिनांक ७-८ 
१९९ ३ आणि वाचा क्रमांक ( २) व (४ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या / 
असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , आर . टी . अंभोरे , सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , जळगांव जा . तालुका जळगांव जा . , जिल्हा 
बुलढाणा असा आदेश देतो की , भगवान गौतम 

बुद्ध 

मागासवर्गीय गृह 
निर्माण सहकारी संस्था मर्या., संग्रामपूर, र नं . १२९ ५, तालुका संग्रामपूर, 
जिल्हा बुलढाणा या संस्थेच्या अवसायनाचे कामकाज १० वर्षाचा कालावधी 
पूर्ण झालेला असल्याने , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम १०९( १) अन्वये अवसायनाचे कामकाज संपुष्टात आले असल्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अंतर्गत सदर 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . नोंदणी रद्द केल्यावर त्या तारखेला 
संस्था विघटीत झाली असे समजले जाईल आणि ती निगम निकाय 
म्हणजे एकव्यक्तीभुत संस्था म्हणून राहणार नाही. 


क्रमांक सअओ- १-नियमन-माजी सैनिक सामु.शे.- साय- नों रद्द - आदेश 
७२७-२०१८. 

महाराष्ट्र शासन, सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसूचना 
क्रमांक सि.एस.एल -१४ ९३-११६२- सी.आर- ४७-१५ - सी ,दिनांक ७-८ 
१ ९९ ३ आणि वाचा क्रमांक ( २ ) व ( ४) अन्वये मला प्रदान केलेल्या / 
असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , आर . टी . अंभोरे , सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , जळगांव जा . तालुका जळगांव जा ., जिल्हा 
बुलढाणा असा आदेश देतो की , माजी सैनिक सामुदायीक शेती सहकारी 
संस्था मर्या., सायखेड , र नं . ३०८ , तालुका संग्रामपूर, जिल्हा बुलढाणा 
या संस्थेच्या अवसायनाचे कामकाज १० वर्षाचा कालावधी पूर्ण झालेला 
असल्याने , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९( १ ) 
अन्वये अवसायनाचेकामकाज संपुष्टात आले असल्याने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अंतर्गत सदर संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे. नोंदणी रद्द केल्यावर त्या तारखेला संस्था विघटीत झाली 
असे समजले जाईल आणि ती निगम निकाय म्हणजे एकव्यक्तीभुत 
संस्था म्हणून राहणार नाही . 

हा आदेश मी आज दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


आर . टी . अंभोरे , 


जळगाव जा .: 


सहायक निबंधक . 


हा आदेश मी आज दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ . 


सहकारी संस्था , जळगांव जा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR 
GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR- 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


